RNI No . MAHBIL/ 2012/ 48433 
www .dgps .maharashtra . gov.in . 


- 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ६, अंक - ३६ ] 


गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ७ - १३, २०१७ / भाद्र १६ - २२, शके १९३९ 


[ पृष्ठे ४९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


अपर जिल्हाधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक कार्यासन -४/ गावठाण/ वन/ सीआर-१२५ / २०१७. – शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक टीएलसी- १०७६/ ६३९२३ / 
म - ६, दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ ) याच्या 
कलम ४, पोट- कलम ( १) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत, त्याचा वापर 
करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट- कलम (४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्वप्रसिद्धीनंतर मी , नंदकुमार काटकर, अपर जिल्हाधिकारी , 
कोल्हापूर जिल्हा याद्वारे दिनांक १० ऑगस्ट २०१७ पासून कोल्हापूर जिल्ह्याच्या शिरोळ तालुक्यातील मौजे दत्तवाड येथील प्रकल्पग्रस्त 
पुनर्वसित वसाहतीचे सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व कोल्हापूर जिल्ह्याच्या शिरोळ तालुक्यातील बांबरवाडी नावाने 
ओळखण्यात येणाऱ्या गावात रूपांतर करीत आहे . 


अनुसूची 
बांबरवाडी, तालुका शिरोळ , जिल्हा कोल्हापूर या नवीन गावात समाविष्ट करावयाचे भूमापन क्रमांक 

गट नंबर .--१३७७/१/ १- ब 
टीप : (१) नवीन गावातील लोकांना उर्वरित गावातील, गुरेचरण , स्मशानभूमी यासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीवर हक्क राहील . 
( २) नवीन आणि उर्वरित गावातील लोकांचा अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यावर जाण्या- येण्याचा हक्क राहील . 

नंदकुमार काटकर , 

अपर जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर . 
कोल्हापूर , १० ऑगस्ट २०१७. 


NOTIFICATION 


No. Desk - IV /Gavthan /VAN /CR - 125 /2017. - In exercise of the powers of the State Government under 
provision to be sub - section ( 1) of Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code , 1966 (Mah . XLI 
of 1966 ) delegated to me by Government Notification , Revenue and Forest Department No . TLC - 1076 / 
63923 /M -6 , dated the 1st July 1976 and after previous publication as required by sub -section (4 ) of the 


( १ ) 


एच - ४४५, भाग एक ( पु. वि . पु.) - ३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ७ - १३ , २०१७ / भाद्र १६ - २२ , शके १९३९ 


said Section 4 , I, Nandkumar Katkar, the Additional Collector of Kolhapur District, with effect from 10th 
August 2017 constitute the Bambarwadi in Shirol taluka of the Kolhapur District to be called Bambarwadi 
in the taluka of the said district, having the limits specified in the schedule here to appended . 

Schedule 


Gat Nos. included in new village Bambarwadi 
Gat No. 1377 /1 /1 - B 


NANDKUMAR KATKAR , 
Additional Collector, Kolhapur. 


Kolhapur, 10th August 2017 . 


अधिसूचना 
क्रमांक कार्यासन - ४/ गावठाण/ वन/ सीआर- १२४/ २०१७. शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग , क्रमांक टीएलसी -१०७६/ ६३९२३/ 
म - ६ , दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ ) याच्या 
कलम ४, पोट-कलम (१) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर 
करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट- कलम (४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्वप्रसिद्धीनंतर मी , नंदकुमार काटकर, अपर जिल्हाधिकारी , 
कोल्हापूर जिल्हा याद्वारे दिनांक १० ऑगस्ट २०१७ पासून कोल्हापूर जिल्ह्याच्या शिरोळ तालुक्यातील मौजे अब्दुललाट येथील दुधगंगा 
प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसित वसाहतीचे सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व कोल्हापूर जिल्ह्याच्या शिरोळ तालुक्यातील कोनोली 
नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या गावात रूपांतर करीत आहे. 

अनुसूची 
कोनोली, तालुका शिरोळ, जिल्हा कोल्हापूर या नवीन गावात समाविष्ट करावयाचे भूमापन क्रमांक 

गट नंबर. -- २२७०/ १, २४०९ / १ 
टीप : (१) नवीन गावातील लोकांना उर्वरित गावातील, गुरेचरण , स्मशानभूमी यासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीवर हक्क राहील. 

( २) नवीन आणि उर्वरित गावातील लोकांचा अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यावर जाण्या - येण्याचा हक्क राहील . 


नंदकुमार काटकर , 
अपर जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर . 


कोल्हापूर , १० ऑगस्ट २०१७ . 


NOTIFICATION 


No . Desk - IV /Gavthan /VAN /CR - 124 /2017 . - In exercise of the powers of the State Government under 
provision to be sub -section ( 1) of Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code 1966 (Mah . XLI of 
1966 ) delegated to me by Government Notification Revenue and Forest Department No. TLC - 1076 / 
63923 /M -6 , dated the 1st July 1976 and after previous publication as required by sub - section (4 ) of the 
said Section 4 , I, Nandkumar Katkar, the Additional Collector of Kolhapur District, with effect from 10th 
August 2017 constitute the Konoli in Shirol taluka of the Kolhapur District to be called Konoli in the taluka 
of the said district, having the limits specified in the schedule here to appended . 

Schedule 
Gat Nos. included in new village Konoli 
Gat No . 2270 / 1, 2409/ 1 

NANDKUMAR KATKAR , 

Additional Collector, Kolhapur. 
Kolhapur, 10th August 2017. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ७ - १३, २०१७ / भाद्र १६ - २२ , शके १९३९ 


LAT 


अधिसूचना 
क्रमांक कार्यासन -४/ गावठाण/ वन/ सीआर- १२३/ २०१७. शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग, क्रमांक टीएलसी-१०७६/ ६३९२३/ 
म -६, दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ ) याच्या 
कलम ४, पोट-कलम (१) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर 
करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट - कलम (४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्वप्रसिद्धीनंतर मी, नंदकुमार काटकर , अपर जिल्हाधिकारी , 
कोल्हापूर जिल्हा याद्वारे दिनांक १० ऑगस्ट २०१७ पासून कोल्हापूर जिल्ह्याच्या हातकणंगले तालुक्यातील मौजे कुंभोज येथील दुर्गेवाडी 
या पुनर्वसित वसाहतीचे सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व कोल्हापूर जिल्ह्याच्या हातकणंगले तालुक्यातील दुर्गेवाडी 
नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या गावात रूपांतर करीत आहे. 


अनुसूची 
दुर्गेवाडी , तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर या नवीन गावात समाविष्ट करावयाचे भूमापन क्रमांक 

गट नंबर .-- १७१९/ १, १४२० , १७१९/ २ 
टीप : (१) नवीन गावातील लोकांना उर्वरित गावातील , गुरेचरण, स्मशानभूमी यासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीवर हक्क राहील . 
(२) नवीन आणि उर्वरित गावातील लोकांचा अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यावर जाण्या-येण्याचा हक्क राहील . 

नंदकुमार काटकर , 

अपर जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर . 
कोल्हापूर , १० ऑगस्ट २०१७. 


NOTIFICATION 


No. Desk -IV/ Gavthan/VAN/CR-123/ 2017. —Inexercise of the powers of the State Government under 
provision to be sub - section ( 1 ) of Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code 1966 (Mah . XLI of 
1966 ) delegated to me by Government Notification Revenue and Forest Department No . TLC - 1076 / 
63923 /M -6 , dated the 1st July 1976 and after previous publication as required by sub - section ( 4 ) of the 
said Section 4 , I, Nandkumar Katkar, the Additional Collector of Kolhapur District, with effect from 10th 
August 2017 constitute the Durgewadi in Hatkanangale taluka of the Kolhapur District to be called 
Durgewadi in the taluka of the said district, having the limits specified in the schedule here to appended . 

Schedule 


Gat Nos . included in new village Durgewadi. 
Gat No . 1719/ 1 , 1420, 1719/ 2 


NANDKUMAR KATKAR , 
Additional Collector ,Kolhapur. 


Kolhapur, 10th August 2017 . 


६ 


अधिसूचना 
क्रमांक कार्यासन- ४ / गावठाण/ वन/ सीआर-१२७/ २०१७. शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग, क्रमांक टीएलसी-१०७६ / ६३९२३/ 
म - ६, दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) याच्या 
कलम ४, पोट - कलम (१) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर 
करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट - कलम (४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्वप्रसिद्धीनंतर मी, नंदकुमार काटकर, अपर जिल्हाधिकारी , 
कोल्हापूर जिल्हा याद्वारे दिनांक १० ऑगस्ट २०१७ पासून कोल्हापूर जिल्ह्याच्या शिरोळ तालुक्यातील मौजे घोसरवाड पैकी दुधगंगा धरणग्रस्त 
या पुनर्वसित वसाहतीचे सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व कोल्हापूर जिल्ह्याच्या शिरोळ तालुक्यातील वाकीनगर 
नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या गावात रूपांतर करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ७ - १३, २०१७ / भाद्र १६ - २२ , शके १९३९ 


अनुसूची 
वाकीनगर , तालुका शिरोळ, जिल्हा कोल्हापूर या नवीन गावात समाविष्ट करावयाचे भूमापन क्रमांक 
गट नंबर . -- १२२६ / १ 


टीप : (१) नवीन गावातील लोकांना उर्वरित गावातील, गुरेचरण , स्मशानभूमी यासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीवर हक्क राहील . 
( २ ) नवीन आणि उर्वरित गावातील लोकांचा अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यावर जाण्या- येण्याचा हक्क राहील . 

नंदकुमार काटकर , 

अपर जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर . 
कोल्हापूर , १० ऑगस्ट २०१७. 


NOTIFICATION 


No. Desk - IV /Gavthan /VAN /CR - 127 /2017 . - In exercise of the powers of the State Government under 
provision to be sub - section ( 1) of Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code 1966 (Mah . XLI of 
1966 ) delegated to me by Government Notification Revenue and Forest Department No . TLC - 1076 / 
63923 /M -6 , dated the 1st July 1976 and after previous publication as required by sub - section (4 ) of the 
said Section 4 , I, Nandkumar Katkar, the Additional Collector of Kolhapur District, with effect from 10th 
August 2017 constitute the Wakinagar in Shirol taluka of the Kolhapur District to be called Wakinagar 
in the taluka of the said district, having the limits specified in the schedule here to appended . 

Schedule 


Gat Nos. included in new village Wakinagar . 
Gat No . 1226 / 1 


NANDKUMAR KATKAR , 
Additional Collector, Kolhapur. 


Kolhapur, 10th August 2017 . 


अधिसूचना 
क्रमांक कार्यासन - ४/ गावठाण/ वन/ सीआर- १२६/ २०१७. शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग , क्रमांक टीएलसी -१०७६/ ६३९२३/ 
म - ६ , दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ ) याच्या 
कलम ४, पोट- कलम (१) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर 
करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट- कलम ( ४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्वप्रसिद्धीनंतर मी , नंदकुमार काटकर, अपर जिल्हाधिकारी , 
कोल्हापूर जिल्हा याद्वारे दिनांक १० ऑगस्ट २०१७ पासून कोल्हापूर जिल्ह्याच्या शिरोळ तालुक्यातील मौजे आगर येथील धरणग्रस्त या 
पुनर्वसित वसाहतीचे सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व कोल्हापूर जिल्ह्याच्या शिरोळ तालुक्यातील कांबार्डे नावाने 
ओळखण्यात येणाऱ्या गावात रूपांतर करीत आहे . 

अनुसूची 
कांबार्डे, तालुका शिरोळ, जिल्हा कोल्हापूर या नवीन गावात समाविष्ट करावयाचे भूमापन क्रमांक 

गट नंबर . --८१६/ १ ( जुना गट नंबर १६०/ १). 
टीप : (१) नवीन गावातील लोकांना उर्वरित गावातील , गुरेचरण , स्मशानभूमी यासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीवर हक्क राहील . 
( २) नवीन आणि उर्वरित गावातील लोकांचा अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यावर जाण्या- येण्याचा हक्क राहील . 

नंदकुमार काटकर, 

अपर जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर . 
कोल्हापूर , १० ऑगस्ट २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ७ - १३, २०१७ / भाद्र १६ - २२ , शके १९३९ 


NOTIFICATION 


No. Desk - IV /Gavthan /VAN /CR - 126 /2017. - In exercise of the powers of the State Government under 
provision to be sub - section ( 1 ) of Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code 1966 (Mah . XLI of 
1966 ) delegated to me by Government Notification Revenue and Forest Department No. TLC - 1076 / 
63923/M - 6 , dated the 1st July 1976 and after previous publication as required by sub - section (4 ) of the 
said Section 4 , I, Nandkumar Katkar, the Additional Collector of Kolhapur District, with effect from 10th 
August 2017 constitute the Kambarde in Shirol taluka of the Kolhapur District to be called Kambarde 
in the taluka of the said district, having the limits specified in the schedule here to appended . 

Schedule 


Gat Nos, included in new village Kambarde 
Gat No. 816 /1 (Old Gat No. 160 / 1) 


NANDKUMAR KATKAR , 
Additional Collector, Kolhapur. 


Kolhapur, 10th August 2017. 


अधिसूचना 
क्रमांक कार्यासन- ४ / गावठाण/ वन/ सीआर- ११६/ २०१७. शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक टीएलसी-१०७६ / ६३९२३/ 
म -६, दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ ) याच्या 
कलम ४, पोट-कलम ( १) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर 
करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट- कलम ( ४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्वप्रसिद्धीनंतर मी , नंदकुमार काटकर, अपर जिल्हाधिकारी , 
कोल्हापूर जिल्हा याद्वारे दिनांक ११ जुलै २०१७ पासून कोल्हापूर जिल्ह्याच्या कागल तालुक्यातील मौजे गलगले येथील पुनर्वसित वसाहतीचे 
सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व कोल्हापूर जिल्ह्याच्या कागल तालुक्यातील स्वतंत्र महसूली गाव निवळे वसाहत 
गलगले या नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या गावात रूपांतर करीत आहे. 


अनुसूची 


निवळे वसाहत गलगले, तालुका कागल , जिल्हा कोल्हापूर या नवीन गावात समाविष्ट करावयाचे भूमापन क्रमांक 


गट नंबर.-- ४३६ 
टीप : (१ ) नवीन गावातील लोकांना उर्वरित गावातील , गुरेचरण, स्मशानभूमी यासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीवर हक्क राहील . 
( २ ) नवीन आणि उर्वरित गावातील लोकांचा अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यावर जाण्या- येण्याचा हक्क राहील . 

नंदकुमार काटकर, 

अपर जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर . 
कोल्हापूर , ११ जुलै २०१७. 


NOTIFICATION 


No . Desk - IV /GavthanNAN /CR - 116 /2017 . - In exercise of the powers of the State Government under 
provision to be sub -section (1 ) of Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code 1966 (Mah . XLI of 
1966 ) delegated to me by Government Notification Revenue and Forest Department No . TLC - 1076 / 
63923/M -6 , dated the 1st July 1976 and after previous publication as required by sub - section (4 ) of the 
said Section 4 , I, Nandkumar Katkar, the Additional Collector of Kolhapur District, with effect from 11th 
July 2017 constitute the Nivale Vasahat Galgale in Kagal taluka of the Kolhapur District to be a village 
to be called Nivale Vasahat Galgale in the taluka of the said district, having the limits specified in the 
schedule here to appended . 


m 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ७ - १३, २०१७ / भाद्र १६ - २२ , शके १९३९ 


Schedule 


Gat Nos. included in new village Nivale Vasahat Galgale, taluka Kagal , district Kolhapur . 
Gat No. 436 

NANDKUMAR KATKAR , 
Additional Collector, Kolhapur . 


Kolhapur, 11th July 2017. 


६ 


अधिसूचना 
क्रमांक कार्यासन - ४/ गावठाण/ वन / सीआर- ११५/ २०१७. शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक टीएलसी- १०७६/ ६३९२३ / 
म - ६, दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) याच्या 
कलम ४, पोट-कलम (१) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर 
करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट - कलम ( ४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्वप्रसिद्धीनंतर मी , नंदकुमार काटकर, अपर जिल्हाधिकारी , 
कोल्हापूर जिल्हा याद्वारे दिनांक ११ जुलै २०१७ पासून कोल्हापूर जिल्ह्याच्या राधानगरी तालुक्यातील मौजे आटेगाव पैकी तळेवाडी या 
ठिकाणी सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व कोल्हापूर जिल्ह्याच्या राधानगरी तालुक्यातील तळेवाडी या नावाने 
ओळखण्यात येणाऱ्या गावात रूपांतर करीत आहे . 


अनुसूची 


तळेवाडी, तालुका राधानगरी, जिल्हा कोल्हापूर या नवीन गावात समाविष्ट करावयाचे भूमापन क्रमांक 

गट नंबर .--३३-ब पैकी , ४२ पैकी , ४३ पैकी , ४४ , ४५ /१, ४५/ २, ४६/ १, ४६/ २, ४६ / ३, ४६ / ४, ४६ /५, ४६ /६, ४७/१, ४७/ २, ४७/ ३, 
४८ पैकी , ४९ / १ , ४९ / २ , ५०, ५१, ५२ / १, ५२/ २, ५३/ २, ५३ / ३, ५४/ १ , ५४/ ३, ५५/ १, ५५/ २, ५५/ ३, ५५ / ४, ५५/ ५, ५५/ ६, ५५/ ७, 
५५/ ८ , ५५/ ९ , ५५/ १० , ५६. 
टीप : (१ ) नवीन गावातील लोकांना उर्वरित गावातील, गुरेचरण , स्मशानभूमी यासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीवर हक्क राहील . 

( २) नवीन आणि उर्वरित गावातील लोकांचा अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यावर जाण्या- येण्याचा हक्क राहील . 


नंदकुमार काटकर , 
अपर जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर . 


कोल्हापूर , ११ जुलै २०१७. 


NOTIFICATION 


No. Desk - IV /Gavthan / AN / CR - 115 / 2017 . - In exercise of the powers of the State Government under 
provision to be sub - section ( 1) of Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code 1966 (Mah . XLI of 
1966 ) delegated to me by Government Notification Revenue and Forest Department No. TLC - 1076 / 
63923/ M -6 , dated the 1st July 1976 and after previous publication as required by sub - section (4 ) of the 
said Section 4 , I, Nandkumar Katkar, the Additional Collector of Kolhapur District, with effect from 11th 
July 2017 constitute the Talewadi in Radhanagari taluka of the Kolhapur District to be a village to be 
called Talewadi in the taluka of the said district, having the limits specified in the schedule here to 
appended . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ७ - १३, २०१७ / भाद्र १६ - २२, शके १९३९ 


Schedule 


Gat Nos . included in new village Talewadi 

Gat Nos . 33- B Part , 42 Part, 43 Part , 44 , 45 / 1 , 45/ 2, 46 / 1 , 46/ 2, 46/ 3, 46/ 4, 46/ 5 , 46/ 6, 47/ 1, 47/ 2, 
47/ 3, 48 Part , 49/ 1, 49 / 2 , 50 , 51, 52/ 1 , 52/ 2 , 53/ 2 , 53/ 3, 54/ 1 , 54/ 3, 55 / 1 , 55 / 2 , 55/ 3 , 55/ 4 , 55 / 5 , 55/ 6 , 
55/ 7 , 55 / 8, 55/ 9 , 55 / 10 , 56 . 

NANDKUMAR KATKAR , 
Additional Collector, Kolhapur. 


Kolhapur, 11th July 2017 . 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 


संदर्भ : ( १) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ चे कलम १२२ अन्वये 

( २) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ चे कलम १८ अन्वये 
( ३) मा . जिल्हाधिकारी , सो . पुणे ( महसूल शाखा) यांचेकडील आदेश क्रमांक पमज / कावि -२४/२०१६, दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६. 

____ अधिसूचना 
क्रमांक सखल/ पुनर्वसन/ एसआर - ९ - रौंधळवाडी/ २०१७. - ज्याअर्थी, पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यामधील भामा आसखेड धरण प्रकल्पामुळे 
विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन खेड या तालुक्यातील पुनर्वसन वसाहतीमध्ये करण्यात आले आहे. खालील परिशिष्टामध्ये नमूद 
केलेल्या खेड तालुक्यातील गावाच्या हद्दीतील खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेले सर्व्हे नंबर / गट नंबर या जमिनी प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन 
करणेकामी वर्ग करणेत आलेल्या आहेत किंवा संपादन करणेत आलेल्या आहेत असे उपलब्ध कागदपत्रावरून दिसते सदर परिशिष्टामध्ये 
नमूद केलेले सर्वे नंबर / गट नंबर मधील पुनर्वसन वसाहतींच्या रेखांकनास ( ले - आऊट ) सहायक संचालक , नगर रचना , पुणे यांची मान्यता 
घेणेत आले आहे. तसेच सदर पुनर्वसन गावठाण वसाहतींची संबंधीत तालुक्याचे उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांचे मार्फत पुनर्वसन गावठाण 
गटाची हद्द कायम व अंतर्गत भूखंडाची मोजणी करणेत येऊन नकाशा तयार करणेत आले आहे. खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या 
जमिनी पुणे जिल्ह्यातील भामा आसखेड प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन गावठाणासाठी वापरल्या जात आहेत . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , सुनील गाढे , 
उपविभागीय अधिकारी , खेड उपविभाग, खेड ( राजगुरूनगर ) असा आदेश देतो की , खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या परिशिष्टात 
दर्शविलेप्रमाणे ह्या अधिसूचनेच्या दिनांकापासून गावठाणामध्ये समाविष्ट केल्या आहेत. आणि " पुनर्वसन गावठाण" म्हणून जाहीर करत 
आहे. 

परिशिष्ट 
जिल्हा पुणे 

जमिनीचा तपशील 
तालुका जिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) पुणे यांचे 

ले - आऊट व मोजणी 
नावे असलेले गट नंबर 

नकाशानुसार सदर गटातून 
सर्वे नंबर / 

गटाचे क्षेत्र पुनर्वसन गावठाणासाठी घेण्यात 
गट नंबर 

आलेले क्षेत्र 


तालुका 


गाव 


गाव 


३ 


हे . आर 
२. ०९ 


हे . आर 
८०. १००. ०० चौ . मी . 


खेड 


रोंधळवाडी 


९०१ 
८८९ 
८८८ पैकी 


२. २७ 


१. २५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ७ - १३, २०१७ / भाद्र १६ - २२ , शके १९३९ 


तालुका 


गाव 


परिशिष्ट -- चालू 

जमिनीचा तपशील 
जिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) पुणे यांचे 

नावे असलेले गट नंबर 
सर्व्हे नंबर/ 

गटाचे क्षेत्र 
गट नंबर 


ले - आऊट व मोजणी 
नकाशानुसार सदर गटातून 
पुनर्वसन गावठाणासाठी घेण्यात 

आलेले क्षेत्र 


३ 


हे . आर 


हे . आर 
____ ० . ८३ 


१५५ 


२.०९ 


एकूण 


८ . ५३ 


सुनील गाढे, 

उपविभागीय अधिकारी, 
खेड उपविभाग, खेड ( राजगुरूनगर), पुणे. 


खेड ( राजगुरूनगर) ३ ऑगस्ट २०१७. 


संदर्भ : (१ ) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये 

( २) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ चे कलम १८ अन्वये 
( ३) मा . जिल्हाधिकारी, सो . पुणे (महसूल शाखा) यांचेकडील आदेश क्रमांक पमज/ कावि - २४ / २०१६ , दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६. 

अधिसूचना 
क्रमांक सखल/ पुनर्वसन/ एसआर -९ - पराळे/ २०१७ . - ज्याअर्थी, पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यामधील भामा आसखेड धरण प्रकल्पामुळे 
विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन खेड या तालुक्यातील पुनर्वसन वसाहतीमध्ये करण्यात आले आहे. खालील परिशिष्टामध्ये नमूद 
केलेल्या खेड तालुक्यातील गावाच्या हद्दीतील खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेले सर्व्हे नंबर / गट नंबर या जमिनी प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन 
करणेकामी वर्ग करणेत आलेल्या आहेत किंवा संपादन करणेत आलेल्या आहेत असे उपलब्ध कागदपत्रावरून दिसते सदर परिशिष्टामध्ये 
नमूद केलेले सर्वे नंबर / गट नंबर मधील पुनर्वसन वसाहतींच्या रेखांकनास ( ले - आऊट ) सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे यांची मान्यता 
घेणेत आले आहे. तसेच सदर पुनर्वसन गावठाण वसाहतींची संबंधीत तालुक्याचे उपअधीक्षक भूमि अभिलेख यांचे मार्फत पुनर्वसन गावठाण 
गटाची हद्द कायम व अंतर्गत भूखंडाची मोजणी करणेत येऊन नकाशा तयार करणेत आले आहे. खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या 
जमिनी पुणे जिल्ह्यातील भामा आसखेड प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन गावठाणासाठी वापरल्या जात आहेत . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , सुनील गाढे, 
उपविभागीय अधिकारी, खेड उपविभाग, खेड ( राजगुरूनगर ) असा आदेश देतो की , खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या परिशिष्टात 
दर्शविलेप्रमाणे ह्या अधिसूचनेच्या दिनांकापासून गावठाणामध्ये समाविष्ट केल्या आहेत . आणि " पुनर्वसन गावठाण " म्हणून जाहीर करत 
आहे. 

परिशिष्ट 
जिल्हा पुणे 

जमिनीचा तपशील 
तालुका 

गाव जिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन) पुणे यांचे 

ले - आऊट व मोजणी 
नावे असलेले गट नंबर 

नकाशानुसार सदर गटातून 
सर्व्हे नंबर / 

गटाचे क्षेत्र पुनर्वसन गावठाणासाठी घेण्यात 
गट नंबर 

आलेले क्षेत्र 


हे . आर 
५४ . ०००. ०० चौ . मी . 


पराळे 


हे . आर 
० .०५ 
१. ३५ 


२७९ / २ 


२८७/ २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ७ - १३, २०१७ / भाद्र १६ - २२ , शके १९३९ 


तालुका 


गाव 


परिशिष्ट -- चालू 

जमिनीचा तपशील 
जिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन) पुणे यांचे 

नावे असलेले गट नंबर 
सर्वे नंबर / 

गटाचे क्षेत्र 
गट नंबर 

४ 

हे . आर 
२९१/ २ 

० .०१ 


ले - आऊट व मोजणी 
नकाशानुसार सदर गटातून 
पुनर्वसन गावठाणासाठी घेण्यात 

आलेले क्षेत्र 


हे . आर 


२९४/ २ 


० . ३१ 


३ 


३०० / २ 


० . २५ 


२९९ / २ 


० . १३ 


एकूण 


२ . १० 


सुनील गाढे, 

उपविभागीय अधिकारी, 
खेड उपविभाग, खेड ( राजगुरूनगर), पुणे. 


खेड ( राजगुरूनगर) ३१ जुलै २०१७ . 


संदर्भ : ( १) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये 


( २) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ चे कलम १८ अन्वये 


( ३) मा . जिल्हाधिकारी, सो . पुणे ( महसूल शाखा) यांचेकडील आदेश क्रमांक पमज / कावि -२४/ २०१६ , दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ . 


अधिसूचना 


क्रमांक सखल/ पुनर्वसन/ एसआर -९ -सिद्धेगव्हाण/ २०१७. - ज्याअर्थी, पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यामधील भामा आसखेड धरण 
प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन खेड या तालुक्यातील पुनर्वसन वसाहतीमध्ये करण्यात आले आहे. खालील 
परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या खेड तालुक्यातील गावाच्या हद्दीतील खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेले सर्व्हे नंबर / गट नंबर या जमिनी 
प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करणेकामी वर्ग करणेत आलेल्या आहेत किंवा संपादन करणेत आलेल्या आहेत असे उपलब्ध कागदपत्रावरून 
दिसते सदर परिशिष्टामध्ये नमूद केलेले सर्वे नंबर / गट नंबर मधील पुनर्वसन वसाहतींच्या रेखांकनास ( ले- आऊट) सहायक संचालक, 
नगर रचना , पुणे यांची मान्यता घेणेत आले आहे. तसेच सदर पुनर्वसन गावठाण वसाहतींची संबंधीत तालुक्याचे उपअधीक्षक भूमि अभिलेख 
यांचे मार्फत पुनर्वसन गावठाण गटाची हद्द कायम व अंतर्गत भूखंडाची मोजणी करणेत येऊन नकाशा तयार करणेत आले आहे. खालील 
परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या जमिनी पुणे जिल्ह्यातील भामा आसखेड प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन गावठाणासाठी 
वापरल्या जात आहेत . 


॥ 


त 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , सुनील गाढे, 
उपविभागीय अधिकारी, खेड उपविभाग , खेड ( राजगुरूनगर ) असा आदेश देतो की , खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या परिशिष्टात 
दर्शविलेप्रमाणे ह्या अधिसूचनेच्या दिनांकापासून गावठाणामध्ये समाविष्ट केल्या आहेत. आणि " पुनर्वसन गावठाण " म्हणून जाहीर करत 
आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ७ - १३, २०१७ / भाद्र १६ - २२ , शके १९३९ 


परिशिष्ट 
जिल्हा पुणे 
जमिनीचा तपशील 


तालुका 


गाव 


जिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन) पुणे यांचे 

नावे असलेले गट नंबर 
सर्व्हे नंबर / 

गटाचे क्षेत्र 
गट नंबर 


ले - आऊट व मोजणी 
नकाशानुसार सदर गटातून 
पुनर्वसन गावठाणासाठी घेण्यात 

आलेले क्षेत्र ( चौ . मी .) 


प 


हे . आर 


हे . आर 
चौ . मी . 


खेड 


सिद्धेगव्हाण 


३६२/ २ 


१. १९ . ६५ 


४०. ४३२. ०० चौ . मी . 


एकूण 


१ . १९ . ६५ 


सुनील गाढे, 

उपविभागीय अधिकारी, 
खेड उपविभाग , खेड ( राजगुरूनगर ), पुणे. 


खेड ( राजगुरुनगर) , ३१ जुलै २०१७. 


संदर्भ : ( १ ) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये 


( २) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन कायदा, १९९९ मधील कलम १८ अन्वये 


( ३) मा . जिल्हाधिकारी , सो . पुणे ( महसूल शाखा) यांचेकडील आदेश क्रमांक पमज/ कावि -२४/ २०१६, दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६. 


अधिसूचना 


क्रमांक सखल/ पुनर्वसन/ एसआर-९ - शेलपिंपळगाव/२०१७. - ज्याअर्थी, पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यामधील टेमघर धरण प्रकल्पामुळे 
विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन खेड या तालुक्यातील पुनर्वसन वसाहतीमध्ये करण्यात आले आहे. खालील परिशिष्टामध्ये नमूद 
केलेल्या खेड तालुक्यातील गावाच्या हद्दीतील खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेले सर्व्हे नंबर/ गट नंबर या जमिनी प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन 
करणेकामी वर्ग करणेत आलेल्या आहेत किंवा संपादन करणेत आलेल्या आहेत असे उपलब्ध कागदपत्रावरून दिसते सदर परिशिष्टामध्ये 
नमूद केलेले सर्वे नंबर / गट नंबर मधील पुनर्वसन वसाहतींच्या रेखांकनास ( ले- आऊट) सहायक संचालक , नगर रचना , पुणे यांची मान्यता 
घेणेत आले आहे. तसेच सदर पुनर्वसन गावठाण वसाहतींची संबंधित तालुक्याचे उपअधीक्षक भूमि अभिलेख यांचेमार्फत पुनर्वसन गावठाण 
गटाची हद्द कायम व अंतर्गत भूखंडाची मोजणी करणेत येऊन नकाशा तयार करणेत आले आहे. खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या 
जमिनी पुणे जिल्ह्यातील टेमघर धरण प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन गावठाणासाठी वापरल्या जात आहेत . 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ चे कलम १२२ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , सुनील गाढे , 
उपविभागीय अधिकारी, खेड उपविभाग, खेड ( राजगुरूनगर ) असा आदेश देतो की , खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या परिशिष्टात 
दर्शविलेप्रमाणे ह्या अधिसूचनेच्या दिनांकापासून गावठाणामध्ये समाविष्ट केल्या आहेत . आणि " पुनर्वसन गावठाण" म्हणून जाहीर करत 
आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ७ - १३, २०१७ / भाद्र १६ - २२, शके १९३९ 


११ 


परिशिष्ट 
जिल्हा पुणे 

जमिनीचा तपशील 
जिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) पुणे यांचे 

नावे असलेले गट नंबर 
सर्वे नंबर / 

गटाचे क्षेत्र 
गट नंबर 


तालुका 


गाव 


गाव 


ले - आऊट व मोजणी 
नकाशानुसार सदर गटातून 
पुनर्वसन गावठाणासाठी घेण्यात 

आलेले क्षेत्र ( चौ . मी. ) 


४ 


हे . आर 


हे . आर 
१२ . १० 


खेड 


शेलपिंपळगाव 


१८९४ 


१२. १००० चौ . मी . 


एकूण 


१२. १० 


सुनील गाढे , 

उपविभागीय अधिकारी, 
खेड उपविभाग , खेड ( राजगुरूनगर), पुणे . 


खेड ( राजगुरुनगर ), ३१ जुलै २०१७. 


संदर्भ : ( १) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये 

( २) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन कायदा , १९९९ मधील कलम १८ अन्वये 
(३) मा . जिल्हाधिकारी, सो. पुणे (महसूल शाखा) यांचेकडील आदेश क्रमांक पमज / कावि - २४ / २०१६, दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ . 

अधिसूचना 
क्रमांक सखल/ पुनर्वसन/ एसआर- ९- अनावळे/२०१७. - ज्याअर्थी, पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यामधील भामा आसखेड धरण प्रकल्पामुळे 
विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन खेड या तालुक्यातील पुनर्वसन वसाहतीमध्ये करण्यात आले आहे. खालील परिशिष्टामध्ये नमूद 
केलेल्या खेड तालुक्यातील गावाच्या हद्दीतील खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेले सर्व्हे नंबर / गट नंबर या जमिनी प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन 
करणेकामी वर्ग करणेत आलेल्या आहेत किंवा संपादन करणेत आलेल्या आहेत असे उपलब्ध कागदपत्रावरून दिसते सदर परिशिष्टामध्ये 
नमूद केलेले सर्वे नंबर/ गट नंबर मधील पुनर्वसन वसाहतींच्या रेखांकनास ( ले- आऊट ) सहायक संचालक , नगर रचना, पुणे यांची मान्यता 
घेणेत आले आहे. तसेच सदर पुनर्वसन गावठाण वसाहतींची संबंधित तालुक्याचे उपअधीक्षक भूमि अभिलेख यांचेमार्फत पुनर्वसन गावठाण 
गटाची हद्द कायम व अंतर्गत भूखंडाची मोजणी करणेत येऊन नकाशा तयार करणेत आले आहे. खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या 
जमिनी पुणे जिल्ह्यातील भामा आसखेड प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन गावठाणासाठी वापरल्या जात आहेत . 

___ त्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ चे कलम १२२ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , सुनील गाढे, 
उपविभागीय अधिकारी , खेड उपविभाग, खेड ( राजगुरुनगर) असा आदेश देतो की, खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या परिशिष्टात 
दर्शविलेप्रमाणे ह्या अधिसूचनेच्या दिनांकापासून गावठाणामध्ये समाविष्ट केल्या आहेत. आणि " पुनर्वसन गावठाण " म्हणून जाहीर करत 
आहे. 

परिशिष्ट 
जिल्हा पुणे 

जमिनीचा तपशील 
तालुका गाव जिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन) पुणे यांचे 

ले - आऊट व मोजणी 
___ नावे असलेले गट नंबर 

नकाशानुसार सदर गटातून 
सर्व्हे नंबर / 

गटाचे क्षेत्र पुनर्वसन गावठाणासाठी घेण्यात 
गट नंबर 

आलेले क्षेत्र 


गाव 


खेड 


हे . आर 
० . ४२ 


हे . आर 
५७. ४०० . ०० चौ . मी . 


अनावळे 


२१७/ २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ७ - १३, २०१७ / भाद्र १६ - २२ , शके १९३९ 


तालुका 


गाव 


परिशिष्ट -- चालू 

जमिनीचा तपशील 
जिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) पुणे यांचे 

नावे असलेले गट नंबर 
सर्व्हे नंबर/ 

गटाचे क्षेत्र 
गट नंबर 


ले - आऊट व मोजणी 
नकाशानुसार सदर गटातून 
पुनर्वसन गावठाणासाठी घेण्यात 

आलेले क्षेत्र ( चौ . मी .) 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


२१८ 


० . ५९ 


२१९ / २ 


१. ६० 


२२० 


१ . ४० 


२२१/ २ 


१ . ३० 


एकूण 


एकूण 


५ 
.३१ 


५ . ३१ 


सुनील गाढे, 

उपविभागीय अधिकारी , 
खेड उपविभाग , खेड ( राजगुरूनगर), पुणे. 


खेड ( राजगुरुनगर ), ३१ जुलै २०१७. 


संदर्भ : ( १ ) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ चे कलम १२२ अन्वये 


( २) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन कायदा , १९९९ मधील कलम १८ अन्वये 


( ३) मा . जिल्हाधिकारी, सो . पुणे ( महसूल शाखा) यांचेकडील आदेश क्रमांक पमज/ कावि - २४/ २०१६, दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ . 


अधिसूचना 


क्रमांक सखल/ पुनर्वसन/ एसआर-९ -सिद्धेगव्हाण/ २०१७. - ज्याअर्थी, पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यामधील भामा आसखेड धरण 
प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन खेड या तालुक्यातील पुनर्वसन वसाहतीमध्ये करण्यात आले आहे. खालील 
परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या खेड तालुक्यातील गावाच्या हद्दीतील खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेले सर्व्हे नंबर/ गट नंबर या जमिनी 
प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करणेकामी वर्ग करणेत आलेल्या आहेत किंवा संपादन करणेत आलेल्या आहेत असे उपलब्ध कागदपत्रावरून 
दिसते सदर परिशिष्टामध्ये नमूद केलेले सर्वे नंबर / गट नंबर मधील पुनर्वसन वसाहतींच्या रेखांकनास ( ले- आऊट) सहायक संचालक , 
नगर रचना , पुणे यांची मान्यता घेणेत आले आहे. तसेच सदर पुनर्वसन गावठाण वसाहतींची संबंधित तालुक्याचे उपअधीक्षक भूमि अभिलेख 
यांचेमार्फत पुनर्वसन गावठाण गटाची हद्द कायम व अंतर्गत भूखंडाची मोजणी करणेत येऊन नकाशा तयार करणेत आले आहे. खालील 
परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या जमिनी पुणे जिल्ह्यातील भामा आसखेड प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन गावठाणासाठी 
वापरल्या जात आहेत . 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ चे कलम १२२ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , सुनील गाढे , 
उपविभागीय अधिकारी, खेड उपविभाग, खेड ( राजगुरूनगर ) असा आदेश देतो की , खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या परिशिष्टात 
दर्शविलेप्रमाणे ह्या अधिसूचनेच्या दिनांकापासून गावठाणामध्ये समाविष्ट केल्या आहेत. आणि " पुनर्वसन गावठाण" म्हणून जाहीर करत 
आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ७ - १३, २०१७ / भाद्र १६ - २२ , शके १९३९ 


१३ 


परिशिष्ट 
जिल्हा पुणे 

जमिनीचा तपशील 
जिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन) पुणे यांचे 

नावे असलेले गट नंबर 
सर्व्हे नंबर / 

गटाचे क्षेत्र 
गट नंबर 


तालुका 


गाव 


ले - आऊट व मोजणी 
नकाशानुसार सदर गटातून 
पुनर्वसन गावठाणासाठी घेण्यात 

आलेले क्षेत्र 


खेड 


हे . आर 
६६. ९०० चौ . मी . 


सिद्धेगव्हाण 


हे . आर 
५. २२ 
२. १२ 


३४३/ २ 


१११ 


एकूण 


एकूण 


७ . ३४ 


सुनील गाढे, 

उपविभागीय अधिकारी, 
खेड उपविभाग , खेड ( राजगुरुनगर ), पुणे . 


खेड ( राजगुरुनगर ), ३१ जुलै २०१७. 


वाचा : ( १ ) मा . जिल्हाधिकारी पुणे (महसूल शाखा) यांचेकडील आदेश क्रमांक पमज/ कावि - २४ / २०१६ , दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६. 

( २) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये 
( ३) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९८६ . 
( ४) महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक पुणे विभागीय पुरवणी गुरुवार ते बुधवार मे ११ - १७, २०१७. 
( ५) तहसीलदार वेल्हे यांचा दिनांक १९ जुलै २०१७ रोजीचा अहवाल. 

अधिसूचना 
क्रमांक पुनर्वसन/ कावि-९१४ / २०१७. - ज्याअर्थी, पुणे जिल्ह्यातील गुंजवणी धरण प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे 
पुनर्वसन वेल्हे या तालुक्यातील पुनर्वसन वसाहतीमध्ये करण्यात आले आहे . 

खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या गावाच्या हद्दीतील सदर परिशिष्टामध्ये नमूद केलेले सर्व्हे नंबर / गट नंबर या जमिनी 
प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करणेकामी वर्ग करणेत आलेल्या आहेत किंवा संपादन करणेत आलेल्या आहेत असे उपलब्ध कागदपत्रावरून 
दिसते सदर पुनर्वसन गावठाण वसाहतींचे संबंधित तालुक्याचे उपअधीक्षक भूमि अभिलेख वेल्हे यांचेमार्फत पुनर्वसन गावठाण गटाची हद्द 
कायम व अंतर्गत भूखंडाची मोजणी करणेत येऊन नकाशा तयार करणेत आले आहे. खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या जमिनी पुणे 
जिल्ह्यातील गुंजवणी धरण प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन गावठाणासाठी वापरल्या जात आहेत . 

आणि ज्याअर्थी, या कार्यालयाने शासन राजपत्र दिनांक २९ मार्च २०१७ मध्ये अधिसूचना प्रसिद्ध करून तसेच तहसीलदार वेल्हे 
तसेच संबंधित गावचे गावचावडीवर प्रसिद्धी देऊन खालील परिशिष्ठातील नमूद केलेल्या जमिनी पुनर्वसन गावठाण म्हणून जाहीर करणेत 
येणार असलेचे कळवून हरकती असल्यास देणेसाठी मुदत देण्यात आलेली होती . तथापि सदर गावठाणाबाबत कोणतीही हरकत प्राप्त 
झालेली नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ नुसार पुनर्वसित वसाहतींना गावठाण दर्जा देणेबाबतचे 
अधिकार जिल्हाधिकारी यांचे अधिकार महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १३ ( ४) अन्वये मा . जिल्हाधिकारी पुणे 
यांनी आदेश क्रमांक पमज / कावि - २४ / २०१६ , दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ नुसार उपविभागीय अधिकारी यांना प्रदान केलेले आहेत . 

___ त्याअर्थी, मी , मोसमी बर्डे, उपविभागीय अधिकारी, भोर - वेल्हे उपविभाग, भोर खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या जमिनी सदर 
अधिसूचनेच्या दिनांकापासून गावठाणामध्ये समाविष्ट केल्या आहेत. आणि " पुनर्वसन गावठाण " म्हणून जाहीर करत आहे. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ७ - १३, २०१७ / भाद्र १६ - २२ , शके १९३९ 


परिशिष्ट 
जिल्हा पुणे, तालुका वेल्हे , गाव धानेप 

जमिनीचा तपशील 
सर्व्हे नंबर/ 
गट नंबर 


कब्जेदार 


क्षेत्र 


ले - आऊट व मोजणी 
नकाशानुसार सदर गटातून 
पुनर्वसन गावठाणासाठी घेण्यात 

आलेले क्षेत्र 


हे . आर 
२६६ 


हे . आर 
३. १४ . ४ 


२६६ 


३. १४ . ४ 


२६७ 


० . ०५ . ६ 


० .०५. ६ 


भूसंपादन समिती कार्यकारी अभियंता चासकमान 
प्रकल्प विभाग क्रमांक १, पुणे . 
मा . जिल्हाधिकारी तथा उपसंचालक ( जमीन ) 
पुनर्वसन, पुणे. 
मा . जिल्हाधिकारी तथा उपसंचालक ( जमीन ) 
पुनर्वसन, पुणे . 
मा . जिल्हाधिकारी तथा उपसंचालक ( जमीन ) 
पुनर्वसन, पुणे . 


२६८ 


३ . ८० . ७ 


३ . ८० . ७ 


२६९ 


२ .८९. ६ 


२ . ८९ . ६ 


एकूण 


एकूण 


९.९०.३ 


९ . ९० . ३ 


९ .९०. ३ 


मोसमी बर्डे, 
उपविभागीय अधिकारी, 
भोर उपविभाग , भोर , पुणे. 


पुणे ( भोर), ३१ जुलै २०१७. 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांजकडून 

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 
पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र , पुणे 

झोपडपट्टी निर्मूलन आदेश 
क्रमांक झोपुप्रा/ सप्रा-२/ प्र. क्र . १६३ / झोनिआ- ४०५/ २०१७. - ज्याअर्थी, 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास ) 
अधिनियम, १९७१ ( प्रस्तत आदेशात या अधिनियमाचा उल्लेख यापढे 
" उपरोक्त अधिनियम " असा करण्यात येत आहे ) चे कलम 3- अ (१), ( २) 
अन्वये पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राकरिता गृहनिर्माण 
विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक झोपुयो- २००४/प्र. क्र . २१३/ झोपसु-१ , 
दिनांक ३० जून २००५ नुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची नियुक्ती 
केली आहे आणि नियुक्ती आदेश उक्त प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी म्हणून प्राधिकृत केले आहे ; 

ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ - ब मधील तरतुदींनुसार पुणे व 
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांच्या क्षेत्रासाठी सर्वसाधारण झोपडपट्टी 
पुनर्वसन योजना या प्राधिकरणाकडून तयार करण्यात आलेली आहे . 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मंजुरीने सदरची सर्वसाधारण झोपडपट्टी 
पुनर्वसन योजना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक १ डिसेंबर २००५ 
रोजी अंतिमतः प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे ; 


ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमातील तरतुदींनुसार अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या 
क्षेत्रावर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविणेसाठी विकसक मे. गोल्डन प्रमोटर्स 
अँड डेव्हलपर्स यांनी ऑर्किटेक्ट प्राईड डिझायनर्स यांचेमार्फत झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव सादर करणेत आला आहे ; 
___ आणि ज्याअर्थी, मा. महापालिका आयुक्त , पुणे महानगरपालिका तथा 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांनी महाराष्ट्र 
झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ च्या कलम 
३ ( वाय ) मधील तरतुदीनुसार झोपडपट्टीचे सर्वेक्षण करून 
झोपडपट्टीधारकांची पात्रता निश्चित करून त्याबाबतची अंतिम यादी 
( परिशिष्ट- २) तयार करण्याचे अधिकार उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा 
सक्षम प्राधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , पुणे यांना प्रदान केलेले 
आहेत. त्या अनुषंगाने या जागेवरील झोपडपट्टीचे सर्वेक्षण करून 
झोपडीधारकांची पात्रता यादी ( परिशिष्ट -२) हे उप मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , पुणे यांनी 
अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या मिळकतीवरील झोपडीधारकांची पात्रता दिनांक 
२३ मार्च २०१५ रोजीच्या परिशिष्ट -२ अन्वये निश्चित केलेली आहे . 
___ सदर अंतिम यादीच्या गोषवाऱ्याचे अवलोकन करता सदर जमिनीवर 
एकूण ६१ झोपड्या असून त्यापैकी पात्र निवासी ३६ , पात्र बिगरनिवासी 
२ असे एकूण ३८ झोपडीधारक पुनर्वसनास पात्र ठरले आहेत . पात्र 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ७ - १३, २०१७ / भाद्र १६ - २२, शके १९३९ 


१५ 


(७) पात्र लाभार्थ्यांना पुनर्वसन योजनेतील सदनिकांचा/गाळ्यांचा ताबा 
दिलेनंतर एक महिन्यात विकसकाने संक्रमण शिबिर रिकामे केले पाहिजे. 


( ८ ) झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे नियमावलीनुसार योजनेअंतर्गत 
आवश्यक ती सर्व कामे विकसकाने करणे बंधनकारक राहील . 


झोपडीधारकांपैकी सुमारे ९४. ७३ टक्के झोपडीधारकांनी विकसक मे . 
गोल्डन प्रमोटर्स अँड डेव्हलपर्स यांना पुनर्वसनास संमती दिलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ क (i) मधील 
तरतुदीनुसार खालील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या क्षेत्रासाठी झोपडपट्टी 
पुनर्वसन योजना राबविणेसाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र आदेश दिनांक १ 
एप्रिल २०१७ अन्वये काढणेत आला आहे. सदरचा आदेश महाराष्ट्र 
शासनाच्या राजपत्रात आणि दोन स्थानिक वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करणेत 
आलेला आहे व दिनांक १५ एप्रिल २०१७ रोजी सदर आदेश झोपडपट्टी 
क्षेत्रातील जागेवर डकविण्यात आला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या क्षेत्रावर झोपडपट्टी पुनर्वसन 
क्षेत्र आदेश विहित पद्धतीने प्रसिद्ध झाला असून , विहित कालावधीत 
कोणाचीही हरकत प्राप्त झालेली नाही व विशेष न्यायाधिकरणाकडे अपील 
दाखल झालेले नाही. सबब झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविणेकामी 
झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्रातील इमारती / झोपड्या पाडून जमीन खुली करणे 
आवश्यक आहे . 


सदरच्या आदेशामुळे बाधित होणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीस आदेश प्रसिद्ध 
झाल्यापासून ४ ( चार) आठवड्यांच्या आत उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम 
३- ड सह १२ (४) अन्वये विशेष न्यायाधिकरणाकडे अपील दाखल करता 
येईल आणि विशेष न्यायाधिकरणाचा निर्णय अंतिम राहील . 


अनुसूची 


जमिनीचा तपशील 


क्षेत्र 


चौ . मी . 


१८७२ . ७ 


स . नं . १६- अ/ २, 
सि . स.नं . ३१६४ ते ३२०८ , 
बोपोडी, पुणे . 


त्याअर्थी, मी , पांडुरंग पोले , मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण , पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र , पुणे , उपरोक्त 
अधिनियमाचे कलम ३-ड सह १२ (१) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार खालील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेले क्षेत्र हे झोपडपट्टी निर्मूलन 
क्षेत्र म्हणून घोषित करीत आहे. अनुसूचीमध्ये नमूद क्षेत्रातील सर्व 
झोपड्या /बांधकामे हा आदेश प्रसिद्ध झाल्यापासून ६ ( सहा ) आठवड्यांच्या 
आत पाडून टाकून जमीन खुली केली पाहिजे. सदरचा आदेश हा खालील 
अटींवर देणेत येत आहे. 


चतुःसीमा 
पूर्वेस . -- सि . स.नं . ३१५७, बोपोडी . 
पश्चिमेस.-- सरकारी रस्ता व सि . स.नं . ३२२१ , बोपोडी. 
उत्तरेस .-- सरकारी रस्ता , एल्फिन्स्टन रस्ता . 
दक्षिणेस . -- सि . स.नं . ३२२१ आणि ३२०९, बोपोडी . 
सदरचा आदेश हा माझे सही शिक्क्यानिशी देणेत आला आहे. 

पांडुरंग पोले , 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 

पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र , पुणे . 
पुणे, २८ ऑगस्ट २०१७. 


(१) सदर आदेशापासून तीन महिन्यांच्या मुदतीच्या आत विकसकाने 
योजनेचे नकाशे मंजूर करून प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू केले पाहिजे. 


( २) विकसकाने योजनेचे काम चालू करणेपूर्वी विस्थापित होणाऱ्या पात्र 
लाभार्थीची राहणेची तात्पुरती पर्यायी व्यवस्था आवश्यक त्या सर्व सुविधांसह 
स्वखर्चाने केली पाहिजे . 


( ३) विकसकाने पुनर्वसन घटकाच्या इमारतींचे बांधकाम दोन वर्षांत पूर्ण 
केले पाहिजे . 


( ४) इमारतींचेबांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर व इमारतींस भोगवटा प्रमाणपत्र 
दिल्यानंतर एक महिन्यात विकसकाने सदनिकांचा/ गाळ्यांचा ताबा लाभार्थीना 
दिला पाहिजे . 


( ५) वाजवी व सबळ कारणांमुळे इमारतींच्या बांधकामास विलंब झालेस 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , पुणे यांचे 
निदेशानुसार विलंब कालावधीसाठी दंड आकारून मुदतवाढ देण्यात येईल . 


झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 
पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र , पुणे 

झोपडपट्टी निर्मूलन आदेश 
क्रमांक झोपुप्रा / सप्रा/ प्र.क्र . ५७/ झोनिआ- ७८४/ २०१७. - ज्याअर्थी, 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) 
अधिनियम, १९७१ (प्रस्तुत आदेशात या अधिनियमाचा उल्लेख यापुढे 
" उपरोक्त अधिनियम " असा करण्यात येत आहे) चे कलम ३- अ (१), (२) 
अन्वये पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राकरिता गृहनिर्माण 
विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक झोपुयो - २००४ / प्र. क्र . २१३/ झोपसु-१ , 
दिनांक ३० जून २००५ नुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची नियुक्ती 
केली आहे आणि स्वतंत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची नेमणूक केली आहे ; 


( ६) विकसकाने योजनेच्या बांधकामाची गुणवत्ता राखण्यात कसूर 
केल्यास अगर बांधकामाची प्रगती समाधानकारक नसलेस, विकसकावर 
उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १३ अन्वये कारवाई करण्यात येईल . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ७ - १३, २०१७ / भाद्र १६ - २२ , शके १९३९ 


___ ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३-ब मधील तरतुदीनुसार पुणे व दाखल झालेले नाही . सबब झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविणेकामी 
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांच्या क्षेत्रासाठी सर्वसाधारण झोपडपट्टी झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्रातील इमारती / झोपड्या पाडून जमीन खुली करणे 
पुनर्वसन योजना या प्राधिकरणाकडून तयार करण्यात आलेली आहे . आवश्यक आहे. 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मंजुरीने सदरची सर्वसाधारण झोपडपट्टी 
पुनर्वसन योजना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक १ डिसेंबर २००५ 

त्याअर्थी, मी , पांडुरंग पोले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी 
रोजी अंतिमतः प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे ; 

पुनर्वसन प्राधिकरण , पुणे व पिंपरी -चिंचवड क्षेत्र , पुणे , उपरोक्त 

अधिनियमाचे कलम ३-ड सह १२ (१) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या 

अधिकारानुसार खालील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेले क्षेत्र हे झोपडपट्टी निर्मूलन 
क्षेत्रावर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविणेसाठी विकसक मे. राज अॅन्ड आय 

क्षेत्र म्हणून घोषित करीत आहे. अनुसूचीमध्ये नमूद क्षेत्रातील सर्व 
परमार व्हलपर्स यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव सादर करणेत । 

झोपड्या/ बांधकामे हा आदेश प्रसिद्ध झाल्यापासून ६ ( सहा ) आठवड्यांच्या 
आला आहे ; 

आत पाडून टाकून जमीन खुली केली पाहिजे. सदरचा आदेश हा खालील 
उपजिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , अटींवर देणेत येत आहे . 
पुणे यांनी स. नं. ४७ येथील हिस्सा नंबर १३ ते २६ , तावरे कॉलनी , पुणे 

(१) सदर आदेशापासून तीन महिन्यांच्या मुदतीच्या आत विकसकाने 
या जागेवरील झोपडपट्टीचे सर्वेक्षण करून तयार केलेल्या झोपडीधारकांची 

योजनेचे नकाशे मंजूर करून प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू केले पाहिजे . 
दिनांक ३ मे २०११ रोजीच्या पात्रता यादी ( परिशिष्ट-२) कॅडेस्ट्रीयल नकाशे 
अवलोकनात घेता सदर जमिनीवर एकूण २८४ झोपड्या असून त्यापैकी (२) विकसकाने योजनेचे काम चालू करणेपूर्वी विस्थापित होणाऱ्या पात्र 
निवासी २५८ व बिगर निवासी २१ , संयुक्त ४ अशी विभागणी असून लाभार्थीची राहणेची तात्पुरती पर्यायी व्यवस्था आवश्यक त्या सर्व सुविधांसह 
निवासी पात्र १४१, पात्र बिगरनिवासी ८ याप्रमाणे एकूण १४९ स्वखर्चाने केली पाहिजे. 
झोपडीधारक पुनर्वसनास पात्र ठरले आहेत . दिनांक ३ मे २०१६ रोजी 
तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी तथा सक्षम प्राधिकारी झोपडपट्टी पुनर्वसन 

(३) विकसकाने पुनर्वसन घटकाच्या इमारतींचेबांधकाम दोन वर्षांत पूर्ण 
प्राधिकरण, पुणे यांनी सादर कलेला अहवाल व पुरवणी पात्रता यादी 

केले पाहिजे. 
( परिशिष्ट-२) अवलोकनात घेता सदर जमिनीवर एकूण १३४ झोपड्या 

(४) इमारतींचेबांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर व इमारतींस भोगवटा प्रमाणपत्र 
असून त्यापैकी निवासी पात्र ३६ व बिगरनिवासी ४ व संयुक्त पैकी 

दिल्यानंतर एक महिन्यात विकसकाने सदनिकांचा/ गाळ्यांचा ताबा लाभार्थीना 
बिगरनिवासी ३ अशा एकूण ४३ झोपडीधारक पुनर्वसनास पात्र ठरलेले दिला पाहिजे. 
आहेत . दिनांक ७ जुलै २०१६ रोजीचा तत्कालीन प्र. उपजिल्हाधिकारी तथा 
सक्षम प्राधिकारी यांनी केलेली पुरवणी पात्रता यादी ( परिशिष्ट - २) 

(५) वाजवी व सबळ कारणांमुळे इमारतींच्या बांधकामास विलंब झालेस 
अवलोकनात घेता सदर जमिनीवर एकूण ३२ झोपड्या असून त्यापैकी 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे यांचे 
निवासी पात्र ३०, पात्र बिगरनिवासी १ याप्रमाणे एकूण ३१ झोपड्या असून 

निदेशानुसार विलंब कालावधीसाठी दंड आकारून मुदतवाढ देण्यात येईल . 
त्यापैकी निवासी पात्र ३० , बिगरनिवासी पात्र १ याप्रमाणे एकूण ३१ 

(६ ) विकसकाने योजनेच्या बांधकामाची गुणवत्ता राखण्यात कसूर 
झोपडीधारक पुनर्वसनास पात्र ठरले आहेत . पात्र झोपडीधारकांपैकी सुमारे 

केल्यास अगर बांधकामाची प्रगती समाधानकारक नसलेस, विकसकावर 
८९.२३ टक्के झोपडीधारकांनी विकसक मे. राज अॅन्ड आय परमार 

उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १३ अन्वये कारवाई करण्यात येईल . 
डेव्हलपर्स यांना पुनर्वसनास संमती दिलेली आहे. 
ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम ३ ( क) ( १) मधील 

(७) पात्र लाभार्थ्यांना पुनर्वसन योजनेतील सदनिकांचा/ गाळ्यांचा ताबा 

दिलेनंतर एक महिन्यात विकसकाने संक्रमण शिबिर रिकामे केले पाहिजे . 
तरतुदीनुसार अनुसूचीमध्ये नमूद केलेले क्षेत्र हे कार्यालयाकडील आदेश 
क्रमांक झोपुप्रा/ तां . १/ झोपुआ/ ५४३/ २०१७, दिनांक २५ एप्रिल २०१७ (८) झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचेनियमावलीनुसार योजनेअंतर्गत 
अन्वये झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित केलेले आहे. सदरचा आदेश __ आवश्यक ती सर्व कामे विकसकाने करणे बंधनकारक राहील . 
हा महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक मे ४ ते १०, २०१७ रोजीच्या राजपत्रात 
आणि दिनांक २७ एप्रिल २०१७ रोजी दै. लोकमत या स्थानिक 

( ९) दिनांक २४ एप्रिल २०१७ रोजीच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना 
वर्तमानपत्रामध्ये प्रसिद्ध करणेत आला आहे व दिनांक २८ एप्रिल २०१७ 

( ३ क) जाहीर करणेकामी मान्य कार्यालयीन टिपणीनुसार तत्कालीन मा . 
रोजी सदर आदेश झोपडपट्टी क्षेत्रातील जागेवर डकविण्यात आले आहे ; 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिलेल्या ३ मुद्द्यांची पूर्तता करणे 

विकसकावर बंधनकारक राहील . 
आणि ज्याअर्थी, अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या क्षेत्रावर झोपडपट्टी पुनर्वसन 
क्षेत्र आदेश विहित पद्धतीने प्रसिद्ध झाला असून , विहित कालावधीत (१० ) निष्कासन झाल्यावर विकसकांनी उच्च माध्यमिक व प्राथमिक 
कोणाचीही हरकत प्राप्त झालेली नाही व विशेष न्यायाधिकरणाकडे अपील शाळेसाठी आरक्षण असलेले ४० टक्के क्षेत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ७ - १३, २०१७ / भाद्र १६ - २२, शके १९३९ 


१७ 


पुणेच्या नियमावलीप्रमाणे पुणे मनपास नियमानुसार हस्तांतरीत करणे 
बंधनकारक राहील . 


सदरच्या आदेशामुळे बाधित होणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीस आदेश प्रसिद्ध 
झाल्यापासून ४ ( चार ) आठवड्यांच्या आत उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम 
३- ड सह १२ (४) अन्वये विशेष न्यायाधिकरणाकडे अपील दाखल करता 
येईल आणि विशेष न्यायाधिकरणाचा निर्णय अंतिम राहील . 


अनुसूची 


आदेश 
क्रमांक पोउआ /वाहतूक/ ५५/ २०१७. - ज्याअर्थी, पुणे शहरातील खालील 
ठिकाणी वाहतूक सुरक्षित व सुरळीतपणे चालणे इष्ट आहे, त्याअर्थी, महाराष्ट्र 
शासन, गृह विभाग, क्रमांक एमव्हीए -०१९६/ ८७१/ सीआर- ३७/टीआरए -२ , 
दिनांक २७ सप्टेंबर १९९६ चे नोटिफिकेशननुसार मोटार वाहन कायदा , कलम 
११५, ११६ (१), (ए), ( बी ), ११६ (४) आणि ११७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकाराचा वापर करून तसेच प्राप्त हरकती व सूचनांचा विचार करून मी , 
अशोक मोराळे, पोलीस उपआयुक्त , वाहतूक नियंत्रण शाखा, पुणे शहर , 
अत्यावश्यक सेवेतील वाहने ( उदा. फायर ब्रिगेड, पोलीस वाहने, रुग्णवाहिका 
इत्यादी) खेरीज करून खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे. सदर 
ठिकाणी यापूर्वी पार्किंगबाबत असलेले निबंध रद्द समजण्यात येतील. 

कोथरूड वाहतूक विभाग, पुणे अंतर्गत 
पौड रोडवरील हॉटेल पालवी ते तुळजाभवानी मंदिर चौक दरम्यानच्या 
लेनवर पूर्व बाजूस पूर्णत : नो - पार्किंग करणेत येत असून , पश्चिम बाजूस 
चारचाकी वाहनांसाठी समांतर पार्किंग व दुचाकी वाहनांसाठी पार्किंग 
करणेत येत आहे. 


जमिनीचा तपशील 


क्षेत्र 


चौ . मी . 
स . नं . ४७ येथील हिस्सा नं . 

१०८५० . ४१४ 
१३ ते २६, तावरे कॉलनी, पुणे . 

चतुःसीमा 
पूर्वेस .-- लागू रस्ता , सि . सं. नं . ३७२५ . 
पश्चिमेस . --लागू ओढा , सि . स. नं. ३७२४ पैकी . 
उत्तरेस .--लागू सि . स. नं. ३७४७ पैकी . 
दक्षिणेस.-- लागू सि . स.नं . ३७२३, ३७२४ पैकी . 

सदर योजनेसंबंधीची सर्व कागदपत्रे संबंधितांना पाहणेसाठी या 
कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहेत . सदरचा आदेश हा 
माझे सही शिक्क्यानिशी देणेत आला आहे. 

पांडुरंग पोले, 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 

पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे . 
पुणे , २९ ऑगस्ट २०१७. 


अशोक मोराळे, 

पोलीस उपआयुक्त , 
वाहतूक शाखा, पुणे शहर, पुणे . 


पुणे , १५ जुलै २०१७ . 


पोलीस उपआयुक्त, वाहतूक यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक पोउआ/ वाहतूक/६१/२०१७ .- ज्याअर्थी, पुणे शहरातील खालील 
ठिकाणी वाहतूक सुरक्षित व सुरळीतपणे चालणे इष्ट आहे, त्याअर्थी, महाराष्ट्र 
शासन, गृह विभाग , क्रमांक एमव्हीए - ०१९६/८७१/ सीआर- ३७ /टीआरए - २, 
दिनांक २७ सप्टेंबर १९९६ चे नोटिफिकेशननुसार मोटार वाहन कायदा, कलम 
११५, ११६ (१), (ए), ( बी ), ११६ (४) आणि ११७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकाराचा वापर करून तसेच प्राप्त हरकती व सूचनांचा विचार करून मी , 
अशोक मोराळे, पोलीस उपआयुक्त , वाहतूक नियंत्रण शाखा, पुणे शहर, 
अत्यावश्यक सेवेतील वाहने ( उदा. फायर ब्रिगेड , पोलीस वाहने, रुग्णवाहिका 
इत्यादी) खेरीज करून खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे. सदर 
ठिकाणी यापूर्वी पार्किंगबाबत असलेले निबंध रद्द समजण्यात येतील . 

कोरेगाव वाहतूक विभाग, पुणे अंतर्गत 
अर्जुन मनसुखानी पथावर पश्चिमेस नो - पार्किंग करण्यात येत आहे . 
पुणे, २५ जुलै २०१७. 


आदेश 
क्रमांक पोउआ / वाहतूक/ ५० / २०१७. - ज्याअर्थी, पुणे शहरातील खालील 
ठिकाणी वाहतूक सुरक्षित व सुरळीतपणे चालणे इष्ट आहे, त्याअर्थी, महाराष्ट्र 
शासन , गृह विभाग , क्रमांक एमव्हीए-०१९६/ ८७१ / सीआर- ३७ / टीआरए -२ , 
दिनांक २७ सप्टेंबर १९९६ चे नोटिफिकेशननुसार मोटार वाहन कायदा , कलम 
११५, ११६ ( १), (ए), ( बी ), ११६( ४) आणि ११७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकाराचा वापर करून तसेच प्राप्त हरकती व सूचनांचा विचार करून मी , 
अशोक मोराळे, पोलीस उपआयुक्त , वाहतूक नियंत्रण शाखा, पुणे शहर , 
अत्यावश्यक सेवेतील वाहने ( उदा . फायर ब्रिगेड, पोलीस वाहने , रुग्णवाहिका 
इत्यादी) खेरीज करून खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे. सदर 
ठिकाणी यापूर्वी पार्किंगबाबत असलेले निबंध रद्द समजण्यात येतील. 

___ समर्थ वाहतूक विभाग, पुणे अंतर्गत 
(१) पारगे चौक मंगळवार पेठ येथील गोल सर्कल येथे चारही बाजूने 
५ , ५ फूट नो - पार्किंग करण्यात येत आहे . 

( २) घर क्रमांक ८९ ते ९२, मंगळवार पेठ येथे ५० मीटर नो- पार्किंग 
करण्यात येत आहे . 

(३) ९२ , मंगळवार पेठ , पुणे मनपाचे वॉटर सप्लाय येथे वॉटर टँकर 
व्यतिरिक्त इतर वाहनांना ५० मीटर नो - पार्किंग करण्यात येत आहे . 

अशोक मोराळे, 

पोलीस उपआयुक्त , 

वाहतूक शाखा, पुणे शहर , पुणे . 
पुणे, १५ जून २०१७. 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ७ - १३ , २०१७ / भाद्र १६ - २२ , शके १९३९ 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी याजकडून 

आदेश 
क्रमांक स्थाजआ/ चंदननगर/ EMIGLD -२४१/ ५९ / २०१५ .- -महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमांन्वये , मला मिळालेल्या अधिकारास अनुसरून, मी , पोपट 
यादवराव शेलार , विशेष वसुली अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य , पुणे श्रीमती मंगल अशोक चौधरी यांच्या मालकी हक्काची खाली क्र . २ मध्ये 
वर्णिलेली त्यांच्या मालकी वहिवटीची मिळकत या आदेशान्वये जप्त करीत आहे . 

२. जप्त करण्यात आलेल्या मिळकतीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे : 

गाव मौजे वडगाव शेरी, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे हद्दीतील , सर्व्हे नं . ५१ हि . क्र . २, मधील पुना कॉलेज एम्प्लॉईज को - ऑप . 
हौ . सोसायटी, वडगाव शेरी, पुणे-४११ ०१४ मधील प्लॉट नं . ५८ बी मधील श्रीमती मंगल अशोक चौधरी यांच्या मालकीची अंदाजे १, ००० 
चौ. फूट प्लॉट (१ गुंठा) व सदर प्लॉटवरील अंदाजे १, ६०० चौ . फूट बांधकाम ही मिळकत . 

३. श्रीमती मंगल अशोक चौधरी आणि त्यांचे प्रतिनिधी अगर दलाल यांना सदर मालमत्तेची विक्री करणे अगर त्यावर बोजा निर्माण 
करणे अगर सदर मालमत्तेचे कोणत्याही त -हेने हस्तांतरण करणे यास या आदेशान्वये प्रतिबंध करण्यात येत आहे . 

४ . तमाम लोकांस कळविण्यात येते की , वर नमूद केलेल्या आणि जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेबाबत श्रीमती मंगल अशोक चौधरी 
आणि त्यांचे प्रतिनिधी अगर दलाल यांचेबरोबर कसलाही, कोणताही व्यवहार करू नये. या आदेशाविरुद्ध कोणास कोणत्याही स्वरूपाची हरकत 
घेणे असल्यास/नोंदविणे असल्यास खाली सही करणार यांना लेखी पुराव्यानिशी ८ दिवसात कळविण्यात यावे, अन्यथा अशी कोणतीही हरकत 
नाही असे गृहीत धरून पुढील कारवाई केली जाईल . या आदेशाविरुद्ध यदाकदाचित कोणाही इसमाने वरील मिळकतीबाबत श्रीमती मंगल 
अशोक चौधरी आणि त्यांचे प्रतिनिधी, अगर दलाल यांचेबरोबर व्यवहार केल्यास सदर व्यवहार खाली सही करणार व धनको/ अवॉर्ड धारण 
करणार दि महानगर को - ऑप . बँक लि . यांचेवर बंधनकारक राहणार नाही याची सर्वांनी नोंद घ्यावी . 

५. श्रीमती मंगल अशोक चौधरी यांनी हा आदेश मिळाल्यापासून आठ दिवसांचे आत रक्कम रुपये ८ , ३१ , ५७१. ०० अधिक दिनांक १ 
जुलै २०१५ पासून १५ टक्के होणारे पुढील व्याज, खर्च, शासकीय अधिभार इत्यादी रकमेचा भरणा दि महानगर को - ऑप . बँक लि . यांचेकडे 
समक्ष करावा . 

६. जर यदाकदाचित श्रीमती मंगल अशोक चौधरी आणि त्यांचे यांनी संपूर्ण रकमेचा भरणा वरील मुदतीत केला नाही तर श्रीमती मंगल 
अशोक चौधरी यांच्या वर नमूद केलेल्या आणि जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची विक्री करण्यात येईल व सदर विक्रीच्या रकमेतून बँकेस 
येणे असलेल्या रकमेची वसुली करण्यात येईल . 

७. जर श्रीमती मंगल अशोक चौधरी आणि यांनी त्यांच्या स्थावर मिळकतीचा ताबा ८ दिवसांचे मे. विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडे न दिल्यास पोलीस अथवा अन्य कारवाई करून सदर स्थावर मिळकतीचा ताबा घेण्यात येईल . 

८ . हा आदेश स्थानिक वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध करण्यात येईल व त्याचा खर्च श्रीमती मंगल अशोक चौधरी यांचेकडून वसूल करण्यात 
येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक २२ जुलै २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

पोपट यादवराव शेलार , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 
पुणे , २२ जुलै २०१५. 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ वसुली/ श्री . उद्धव सोमा सोरटे /स्थावर मालमत्ता जप्ती/ २०१५. -- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९६० चे कलम 
१५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमांन्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, 
मी , अभिजित द. सोरटे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी (महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत), द्वारा राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , करंजे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. उद्धव सोमा सोरटे , 
राहणार खांडज , तालुका बारामती, जिल्हा पुणे यांचेकडील राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , करंजे , तालुका बारामती , 
जिल्हा पुणे ह्या संस्थेचे कर्ज रुपये ३, १३, ०१७ अधिक दिनांक १ सप्टेंबर २०१४ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत द. सा. द. शे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ७ - १३, २०१७ / भाद्र १६ - २२, शके १९३९ 


१९ 


१५ टक्के व्याज दराप्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठी झालेला खर्च, दावा शुल्क अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम वसूल करण्यासाठी 
श्री . उद्धव सोमा सोरटे यांचे स्वत : च्या कर्जासाठी खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मौजे खांडज, तालुका बारामती, जिल्हा पुणे मे. दुय्यम 
निबंधक , बारामती, जिल्हा परिषद पुणे , पंचायत समिती बारामती यांचे स्थल सिमेतील भूमापन क्र . ३३३ मधील २ हे . १५ आर शेत जमीन 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) नुसार ह्या आदेशान्वये 
जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण , 
दान , लिज , बक्षीस , साठेखत किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 
१. अॅवॉर्ड /हुकूमनामा /वसुलीचे प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक : १०१ (१)/४५९ / ४९७/ २०१४ , दिनांक १४ / ११ / २०१४ 
२. ज्याचेविरुद्ध वसुली प्रमाणपत्र मिळाले आहे : (१ ) श्री . उद्धव सोमा सोरटे ( लवादी थकबाकीदार ) 
त्यांचे नाव व पत्ता 

रा. खांडज , तालुका बारामती , जिल्हा पुणे 

परिशिष्ट अ 
गावाचे नाव , 

गट क्रमांक क्षेत्र 

चतु: सीमा 
तालुका , जिल्हा 

हे . आर 


आकार 


४ . ७६ 


गाव खांडज , 

२ १५ 

पूर्व : गट नं . ३१६ 
तालुका बारामती, 

पश्चिम : गट नं . शिरवली शीव 
जिल्हा पुणे 

दक्षिण : गट नं . ३१२ 

उत्तर : गट नं . ३१४ 
या अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , करंजे, तालुका बारामती , जिल्हा पुणे यांच्याकडे 
भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल व सदर जाहीर लिलाव 
विक्रीअंतर्गत होणारा खर्चही सदर विक्री रकमेतून वसूल केला जाईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक २६ ऑगस्ट २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

अभिजित द . सोरटे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 

(महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत ) 
द्वारा राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

करंजे, तालुका बारामती , जिल्हा पुणे . 
बारामती ( पुणे), २६ ऑगस्ट २०१५ . 


आदेश 


क्रमांक २०१५ /वसुली/विवअ पुणे/मसकाक १५६.- -ज्याअर्थी, चेअरमन , श्री सिद्धेश्वर ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पेरणे 
फाटा , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांनी मिळविलेला लवाद दावा वसुली दाखला क्र . १०१ / ३५ / २०१४ , दि . ३० जून २०१४ यात नमूद केलेले 
थकबाकी रक्कम रुपये २३ , ४८६ ( अक्षरी रुपये तेवीस हजार चारशे शहाऐंशी फक्त) थकबाकीदार सभासद प्रतिवादी श्री . संतोष रघुनाथ 
सरडे यांच्या कर्जासाठी श्री. सिताराम सखाराम टुले यांची खाली नमूद केलेली मालमत्ता महाराष्ट्र संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ 
व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार जप्त करून वसुली होऊन मिळण्याबाबत अर्ज केला आहे . 

त्याअर्थी, मी , प्रवीण प्रल्हाद थिटे , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, श्री सिद्धेश्वर ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पेरणे 
फाटा, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ च्या नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , खालील नमूद 
केलेली मालमत्ता या आदेशान्वये आज दिनांक ७ मार्च २०१५ रोजी जप्त करण्यात आली असून या आदेशानुसार त्या मालमत्तेचे अथवा त्यातील 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ७ - १३ , २०१७ / भाद्र १६ - २२ , शके १९३९ 


हितसंबंधाचे कोणतेही खाजगी हस्तांतर किंवा मालकी हक्कातील बदल अथवा त्या मालमत्तेवर निर्माण केलेला कोणताही बोजा निर्णित अर्जदार 
धनकोविरुद्ध रद्द व निरर्थक होईल . 


मालमत्तेचे वर्णन 


गावाचे नाव 


गट नंबर 


निवाड्याचा 
दिनांक 


निवाडा ज्या व्यक्तीविरुद्ध 
दिला आहे त्यांची नावे | 


क्षेत्रफळ 
हेक्टर आर 


आकार 
रुपये पैसे 


पेरणे , 


१०१/ ३५ / २०१४ १. श्री संतोष रघुनाथ सरडे 

गट नं . यांसी क्षेत्र ० ८७ 
३०/ ०६/ १४ २. श्री . सिताराम सखाराम टुले तालुका हवेली , ३०३/ २ ० ४१ 
३. श्री . विठ्ठल हिरामण कदम जिल्हा पुणे 

ही मिळकत 
__ येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून 
१५ दिवसांच्या आत भरणा न केल्यास वर नमूद केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 
पुणे, ७ मार्च २०१५. 


आदेश 
क्रमांक २०१५ / वसुली/ विवअ पुणे /मसकाक १५६.--ज्याअर्थी, चेअरमन , श्री सिद्धेश्वर ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पेरणे 
फाटा, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांनी मिळविलेला लवाद दावा वसुली दाखला क्र . १०१ / ३४ / २०१४, दि. ३० जून २०१४ यात नमूद केलेले 
थकबाकी रक्कम रुपये ५९ , ४६० ( अक्षरी रुपये एकोणसाठ हजार चारशे साठ फक्त ) थकबाकीदार सभासद प्रतिवादी श्री. नितीन गुलाब 
येवले यांच्या कर्जासाठी श्री. नितीन गुलाब येवले यांची खाली नमूद केलेली मालमत्ता महाराष्ट्र संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ व 
नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार जप्त करून वसुली होऊन मिळण्याबाबत अर्ज केला आहे. 

त्याअर्थी, मी , प्रवीण प्रल्हाद थिटे , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, श्री सिद्धेश्वर ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पेरणे 
फाटा, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ च्या नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , खालील नमूद 
केलेली मालमत्ता या आदेशान्वये आज दिनांक ७ मार्च २०१५ रोजी जप्त करण्यात आली असून या आदेशानुसार त्या मालमत्तेचे अथवा त्यातील 
हितसंबंधाचे कोणतेही खाजगी हस्तांतर किंवा मालकी हक्कातील बदल अथवा त्या मालमत्तेवर निर्माण केलेला कोणताही बोजा निर्णित अर्जदार 
धनकोविरुद्ध रद्द व निरर्थक होईल . 

मालमत्तेचे वर्णन 
निवाड्याचा निवाडा ज्या व्यक्तीविरुद्ध गावाचे नाव गट नंबर क्षेत्रफळ 

आकार 
दिनांक दिला आहे त्यांची नावे 

हेक्टर आर रुपये पैसे 


१ ५६ 


१०१/ ३४ / २०१४ 

३० / ०६/ १४ 


१. श्री . नितीन गुलाब येवले 
२. श्री . संजय येदू सरडे 
३. श्री . भानुदास धोंडीबा माने 


पेरणे , 
तालुका हवेली , 
जिल्हा पुणे 


गट नं. 
६४२ 


यांसी एकूण क्षेत्र 
० हे . १ आर १ पैकी 
श्री . नितीन गुलाब 

येवले यांचा 
अविभक्त हिस्सा 
ही मिळकत . 


येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून 
१५ दिवसांच्या आत भरणा न केल्यास वर नमूद केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 


पुणे , ७ मार्च २०१५. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ७ - १३, २०१७ / भाद्र १६ - २२ , शके १९३९ 


२१ 


२११७ - आदेश 
क्रमांक २०१५ /वसुली/ विवअ पुणे/ मसकाक १५६ .-- ज्याअर्थी, चेअरमन, श्री सिद्धेश्वर ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पेरणे 
फाटा , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांनी मिळविलेला लवाद दावा वसुली दाखला क्र . १०१/३८ / २०१४ , दि. ३० जून २०१४ यात नमूद केलेले 
थकबाकी रक्कम रुपये ८२, ००० (अक्षरी रुपये ब्याऐंशी हजार फक्त) थकबाकीदार सभासद प्रतिवादी श्री . बंडू ज्ञानदेव देवकुळे यांच्या कर्जासाठी 
श्री . बंडू ज्ञानदेव देवकुळे यांची खाली नमूद केलेली मालमत्ता महाराष्ट्र संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
जप्त करून वसुली होऊन मिळण्याबाबत अर्ज केला आहे . 

त्याअर्थी, मी , प्रवीण प्रल्हाद थिटे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , श्री सिद्धेश्वर ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पेरणे 
फाटा , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ च्या नियम १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , खालील नमूद 
केलेली मालमत्ता या आदेशान्वये आज दिनांक ७ मार्च २०१५ रोजी जप्त करण्यात आली असून या आदेशानुसार त्या मालमत्तेचे अथवा त्यातील 
हितसंबंधाचे कोणतेही खाजगी हस्तांतर किंवा मालकी हक्कातील बदल अथवा त्या मालमत्तेवर निर्माण केलेला कोणताही बोजा निर्णित अर्जदार 
धनकोविरुद्ध रद्द व निरर्थक होईल . 


मालमत्तेचे वर्णन 


गावाचे नाव 


गट नंबर 


निवाड्याचा 
दिनांक 


निवाडा ज्या व्यक्तीविरुद्ध 
दिला आहे त्यांची नावे 


क्षेत्रफळ 
हेक्टर आर 


आकार 
रुपये पैसे 


२ 


१०१/ ३४ / २०१४ १. श्री. बंडू ज्ञानदेव देवकुळे ग्रामपंचायत मिलकत नं . गट नं . ५१० मध्ये 
३० /०६/ १४ २. श्री . संभाजी दगडु भोसले लोणीकंद, १५२० / ०७१५ पूर्व- पश्चिम २० 
३. श्री . संजय तुकाराम वाळके तालुका हवेली , 

फूट, दक्षिण - उत्तर 
जिल्हा पुणे 

१९ फुटामध्ये 
दगड , वीट , 
सिमेंट बांधकाम , 
सिमेंट पत्रा 
पूर्वाभिमुख 

ही मिळकत 
येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून 
१५ दिवसांच्या आत भरणा न केल्यास वर नमूद केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 
पुणे , ७ मार्च २०१५. 


आदेश 
क्रमांक २०१५/ वसुली /विवअ पुणे/मसकाक १५६ . --ज्याअर्थी, चेअरमन , श्री सिद्धेश्वर ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पेरणे 
फाटा, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांनी मिळविलेला लवाद दावा वसुली दाखला क्र . १०१/ ४४ / २०१४, दि . ३० जून २०१४ यात नमूद केलेले 
थकबाकी रक्कम रुपये ४८ , २१९ ( अक्षरी रुपये अठेचाळीस हजार दोनशे एकोणीस फक्त) थकबाकीदार सभासद प्रतिवादी श्री . विठ्ठल हिरामण 
कदम यांच्या कर्जासाठी श्री . सिताराम सखाराम टुले यांची खाली नमूद केलेली मालमत्ता महाराष्ट्र संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ 
व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार जप्त करून वसुली होऊन मिळण्याबाबत अर्ज केला आहे . 

त्याअर्थी, मी , प्रवीण प्रल्हाद थिटे , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, श्री सिद्धेश्वर ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पेरणे 
फाटा, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ च्या नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , खालील नमूद 
केलेली मालमत्ता या आदेशान्वये आज दिनांक ७ मार्च २०१५ रोजी जप्त करण्यात आली असून या आदेशानुसार त्या मालमत्तेचे अथवा त्यातील 
हितसंबंधाचे कोणतेही खाजगी हस्तांतर किंवा मालकी हक्कातील बदल अथवा त्या मालमत्तेवर निर्माण केलेला कोणताही बोजा निर्णित अर्जदार 
धनकोविरुद्ध रद्द व निरर्थक होईल . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ७ - १३, २०१७ / भाद्र १६ - २२ , शके १९३९ 


मालमत्तेचे वर्णन 


गावाचे नाव 


गट नंबर 


निवाड्याचा 
दिनांक 


निवाडा ज्या व्यक्तीविरुद्ध 
दिला आहे त्यांची नावे 


क्षेत्रफळ 
हेक्टर आर 


आकार 
रुपये पैसे 


१०१/ ४४ / २०१४ १. श्री विठ्ठल हिरामण कदम पेरणे , गट नं . यांसी क्षेत्र ० ८७ 
३० / ०६/ १४ २. श्री . संतोष भालचंद्र माने 

३०३/ २ ० ४१ 
३. श्री. सिताराम सखाराम टुले जिल्हा पुणे 

ही मिळकत . 
येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून 
१५ दिवसांच्या आत भरणा न केल्यास वर नमूद केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 

प्रवीण प्रल्हाद थिटे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
द्वारा श्री सिद्धेश्वर ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पेरणे फाटा , 

तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . 
पुणे, ७ मार्च २०१५ . 


आदेश 


क्रमांक आर/१६/विवअ/ मसकाक - १५६/ स्थामाज / स. उ. झुंबरे/ २०१५.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) व त्याखालील ३ नियमांन्वये, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, मी , बी . 
एम. डेरे , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , शाखा ओतूर, तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. सुनिल उमाजी डुंबरे , राहणार मु . पो . ओतूर , 
तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., शाखा ओतूर चे वसुली दाखल्यावरील एकूण कर्ज 
रक्कम रुपये ७७, ७६२ अधिक दिनांक २० फेब्रुवारी २०१४ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठीचा खर्च, दावा शुल्क 
अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली 
आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण , दान , लिज, बक्षीस, साठेखत किंवा बोजा निर्माण करण्यास 
अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

मालमत्तेचे वर्णन 


स्थावर 


आकार 


वसुली 
प्रमाणपत्राचा 


ज्या पक्षकारांच्याविरुद्ध 
हुकुमनामा देणेत आला 
त्या पक्षकाराचे नाव 


भूमापन 
क्रमांक 


जमीन क्षेत्र/ हे. आर 
स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


मालमत्ता 
तपशील 


क्रमांक व 
दिनांक 


२ 


वसुली दाखला श्री . सुनिल उमाजी डुंबरे , मौजे मु. पो. ओतूर गट नं . १९३/ ३ क्षेत्र ००. ४२ आर 

०२ .८७ 
क्र . १०१/ १५/ कर्जदार 

ता . जुन्नर , 

मौजे ओतूर येथील जमीन 
११८ / २/ २०१४ श्री . सुभाष तुकाराम तांबे , जिल्हा पुणे 

( सुनिल उमाजी डुंबरे 
दिनांक जामीनदार क्र . १ 

यांच्या हिश्श्यापुरता ) 
२२/ ०४/ १४ श्री. मनोज उमाजी डुंबरे , 

जामीनदार क्र . २ 
__ या ॲवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , शाखा ओतूर यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीची 
रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ७ - १३ , २०१७ / भाद्र १६ - २२ , शके १९३९ 

द्र १६ - २२ , शके १९३९ 


२३ 


सदरचा आदेश आज दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

बी . एम . डेरे, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 

(महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत) , 
द्वारा श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई , 

शाखा ओतूर , तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे. 
पुणे, २६ फेब्रुवारी २०१५. 


आदेश 


क्रमांक आर/ ८७/विवअ/ मसकाक- १५६/ स्थामाज/ स.प्र . कुटे/ २०१५. -- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील ३ नियमांन्वये, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, मी , ओ. 
अरुण रामचंद्र काशिद , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., शाखा मंचर , तालुका आंबेगाव , 
जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . सतिश प्रभाकर कुटे 
यांचे जामीनदार श्री . अशोक गजानन मुंढे, राहणार मु . पो. धोलवड, तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट 
सोसायटी लि., शाखा नारायणगाव चे वसुली दाखल्यावरील एकूण कर्ज रक्कम रुपये १० , ०९ , ५३१ अधिक दिनांक २४ डिसेंबर २०११ पासून 
मुद्दल रकमेवर होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुलीसाठीचा खर्च, दावा शुल्क अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये 
नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी 
हस्तांतरण , दान, लिज , बक्षीस, साठेखत किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

मालमत्तेचे वर्णन 


आकार 


ज्या पक्षकारांच्याविरुद्ध 
हुकुमनामा देणेत आला 
त्या पक्षकाराचे नाव 


वसुली 
प्रमाणपत्राचा 
क्रमांक व 
दिनांक 


स्थावर 
मालमत्ता 
तपशील 


भूमापन 
क्रमांक 


जमीन क्षेत्र/ हे. आर 
स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


वसुली दाखला श्री . सतिश प्रभाकर कुटे , मौजे मु. पो. धोलवड गट नं . क्षेत्र ०१. ११ आर व ०१. ५७ 
क्र . १०१/ कर्जदार 

तालुका जुन्नर , ८४४ पो . ख . ००. २५ आर 
२८९५/ २०१२ श्री . तुषार ज्ञानेश्वर कवडे, जिल्हा पुणे 

( श्री . अशोक गजानन 
दिनांक जामीनदार क्र . १ 

मुंढे यांच्या हिश्श्यापुरता) 
१५ / ०२ / १२ श्री . अशोक गजानन मुंढे, 

जामीनदार क्र . २ 
या अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., शाखा ओतूर यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीची 
रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


पुणे , ८ ऑक्टोबर २०१५ . 


आदेश 


क्रमांक आर/ ८५/विवअ/मसकाक - १५६ / स्थामाज/ बा . गों . राऊत / २०१५.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील ३ नियमांन्वये, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये , 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ७ - १३ , २०१७ / भाद्र १६ - २२ , शके १९३९ 


मी , अरुण रामचंद्र काशिद , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., शाखा मंचर , तालुका आंबेगाव, 
जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . बाबुराव गोविंद राऊत , 
राहणार मु. पो . मोहकल, तालुका खेड , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., शाखा घाटकोपर चे वसुली 
दाखल्यावरील एकूण कर्ज रक्कम रुपये ८ ,५०, ११९ अधिक दिनांक १७ जून २०१४ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठीचा 
खर्च, दावा शुल्क अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त 
करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण , दान, लिज , बक्षीस, साठेखत किंवा 
बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

मालमत्तेचे वर्णन 


स्थावर 


भूमापन 


आकार 


ज्या पक्षकारांच्याविरुद्ध 
हुकुमनामा देणेत आला 
त्या पक्षकाराचे नाव 


जमीन क्षेत्र/ हे. आर 
स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


वसुली 
प्रमाणपत्राचा 
क्रमांक व 
दिनांक 


क्रमांक 


मालमत्ता 
तपशील 


४ 
वसुली दाखला श्री . बाबुराव गोविंद राऊत , श्री . बाबुराव गोविंद १. गट नं . क्षेत्र ०७/ ३४ . ५ पैकी ०२ . ४० 
क्र . १०१/ कर्जदार 

राऊत/ सखुबाई राऊत २१० ०२. १६. ५ आर 
१६८८/ २०१४ श्री . अभिमन्यू रामचंद्र मांडवे, यांच्या नावावरील २. ग्रा . मि . नं . १६४१८ या मापाचे 

९० . ०० 
दिनांक जामीनदार क्र . १ 

मौजे मु . पो. मोहकल , १२६ दगड , माती, मंगलोरी 
०९ / १२ / २०१४ श्री. ज्ञानदेव चंद्रकांत हांडे, ता . खेड , जि . पुणे 

कौलाचे घर 
जामीनदार क्र . २ 

२८८ चौ . फू . 
श्री. पुंडलिक विठ्ठल रोकडे, 

३. ग्रा .मि . नं . २५४३६ या मापाचे 

९० . ०० 
जामीनदार क्र . ३ 

३७ 

पड बखळ 

९०० चौ . फूट 
४. ग्रा . मि .नं . २८x२५ या मापाचे 

दगड , वीट , वाळू , 
सिमेंट , लोखंडी पत्रा, 
शौचालयसह घर 
७०० चौ . फूट 
बाबुराव राऊत यांच्या 

हिश्श्यापुरता 
या अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , शाखा ओतूर यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीची 
रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


४७० . ०० 


३२३ 


सदरचा आदेश आज दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


पुणे, ७ ऑक्टोबर २०१५. 


आदेश 


क्रमांक आर/ १२०/विवअ/मसकाक - १५६/ स्थामाज / र. पां. भालेराव/ २०१४.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) व त्याखालील ३ नियमांन्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, 
मी , अरुण रामचंद्र काशिद, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., शाखा वाशी, नवी मुंबई , विभागीय 
कार्यालय , मंचर , तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश 
देतो की , श्री . रविंद्र पांडुरंग भालेराव यांना व त्यांचे जामीनदार श्री . विठ्ठल विष्णू गोफणे, राहणार मु . पो. साकोरी, तालुका जुन्नर, जिल्हा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ७ - १३, २०१७ / भाद्र १६ - २२, शके १९३९ 


२५ 


पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., शाखा भोसरी चे वसुली दाखल्यावरील एकूण कर्ज रक्कम रुपये ५० , ९८३ 
अधिक दिनांक ३१ जानेवारी २०१३ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठीचा खर्च, दावा शुल्क अशी एकूण होणारी 
सर्व रक्कम ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश 
होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण , दान, लिज , बक्षीस , साठेखत किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास 
या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

मालमत्तेचे वर्णन 


स्थावर 


ज्या पक्षकारांच्याविरुद्ध 
हुकुमनामा देणेत आला 
त्या पक्षकाराचे नाव 


भूमापन 
क्रमांक 


जमीन क्षेत्र / हे. आर 
स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


वसुली 
प्रमाणपत्राचा 
क्रमांक व 
दिनांक 


आकार 
रु . पै. 


मालमत्ता 
तपशील 


१५ 


८८४ 


वसुली दाखला श्री . रविंद्र पांडुरंग भालेराव , श्री . रविंद्र पांडुरंग ग्रा. मि .नं . १. घर - दगड , वीट , सिमेंट , घरपट्टी 
क्र . १०१/ कर्जदार 

भालेराव व 

वरती मंगलोरी कौल पश्चिमेस रुपये 
१०६८ / २०१३ श्री . दत्तात्रय सखाराम शिर्के , श्री . विठ्ठल विष्णू 

पडवी, पूर्व- पश्चिम क्षेत्र १६ x ६२४ .०० 
दिनांक जामीनदार क्र . १ गोफणे यांच्या 

उत्तर - दक्षिण १५ असे २४० 
२४/ १२/ १३ श्री . विठ्ठल विष्णू गोफणे, वडिलोपार्जीत नावावर 

चौ . फूट 
जामीनदार क्र . २ असणारी स्थावर 

२. घर - दगड , वीट , सिमेंट , 
मिळकत मौजे 

वरती पत्रा, बाजूस शौचालय 
मु. पो . साकोरी, 

पश्चिमेस पडवी , पूर्व- पश्चिम 
ता . जुन्नर , 

क्षेत्र १३ x उत्तर - दक्षिण १५ 
जि . पुणे 

ग्रा . मि . नं . असे १९५ चौ . फूट ( रविंद्र 

भालेराव यांच्या हिश्श्यापुरता ) 
१. नवीन पद्धतीने बांधकाम घरपट्टी 
केलेली आरसीसी इमारत पूर्व- रुपये 
पश्चिम क्षेत्र १३ x उत्तर - दक्षिण ५३० . ०० 
१५ असे १९५ चौ . फूट 
२. घर- दगड , वीट , सिमेंट , 
वरती सिमेंट पत्रा पूर्व- पश्चिम 
क्षेत्र २३ x उत्तर - दक्षिण १३ 
असे २९९ चौ . फूट 
३. घर- दगड , वीट , सिमेंट , 
वरती सिमेंट पत्रा मागे शौचालय, 
क्षेत्र पूर्व- पश्चिम क्षेत्र १० x 
उत्तर- दक्षिण ३४ असे ३४० 
चौ . फूट श्री . विठ्ठल गोफणे 

यांच्या हिश्श्यापुरता ) 
या अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., शाखा ओतूर यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीची 
रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ६ डिसेंबर २०१४ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


आंबेगाव- पुणे, ६ डिसेंबर २०१४ . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ७ - १३, २०१७ / भाद्र १६ - २२ , शके १९३९ 


आदेश 
क्रमांक आर/ ३२ / विवअ/ मसकाक -१५६/ स्थामाज/नितुचव्हाण/ २०१५- १६. -- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) व त्याखालील ३ नियमांन्वये, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, 
मी , अरुण रामचंद्र काशिद, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि . , शाखा मंचर , तालुका आंबेगाव , 
जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. निरंजन तुकाराम चव्हाण , 
राहणार मु . पो. वडज , तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., वाशी, नवी मुंबई शाखा 
काळा चौकी चे वसुली दाखल्यावरील एकूण कर्ज रक्कम रुपये २४ , ६८ , ८९४ अधिक दिनांक ११ डिसेंबर २०१४ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे 
व्याज , सरचार्ज व वसुलीसाठीचा खर्च, दावा शुल्क अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर 
मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण , दान, 
लिज , बक्षीस , साठेखत किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

मालमत्तेचे वर्णन 
वसुली ज्या पक्षकारांच्याविरुद्ध 

स्थावर 

भूमापन 

जमीन क्षेत्र/ हे. आर आकार 
प्रमाणपत्राचा हुकुमनामा देणेत आला 

मालमत्ता 

क्रमांक स्थावर मालमत्तेचे वर्णन रु . पै. 
क्रमांक व त्या पक्षकाराचे नाव 

तपशील 
दिनांक 


०१. ८८ 


वसुली दाखला श्री . निरंजन तुकाराम चव्हाण , श्री . निरंजन तुकाराम १. गट नं . क्षेत्र ०० . ६२ आर 
क्र . १०१ / कर्जदार 

चव्हाण यांचे अगर ३२४/ ९ (निरंजन तुकाराम 
२५३३/ २०१५ श्री . बिपीन बबनराव दळवी, त्यांची आई आनंदीबाई 

चव्हाण यांच्या 
दिनांक जामीनदार क्र . १ 

तुकाराम चव्हाण यांच्या 

हिश्श्यापुरता ) 
०९/ ०३/ २०१५ श्री . रवि प्रफुल्ल पाठक , नावाने असणाऱ्या 
जामीनदार क्र . २ 

स्थावर मालमत्ता 
सौ . सारिका निरंजन मौजे वडज , 

चव्हाण, जामीनदार क्र . ३ ता . जुन्नर 
या अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., शाखा काळाचौकी यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर 
मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १२ ऑगस्ट २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


आंबेगाव ( पुणे), १२ ऑगस्ट २०१५. 


- आदेश 


क्रमांक आर/ ४३/विवअ/मसकाक -१५६/ स्थामाज /चिभिशहा/ २०१५ -१६.- - महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे 
कलम १५६ व नियम क्रमांक १०७ ( ११ ) व त्याखालील ३ नियमांन्वये, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, मी, अरुण रामचंद्र काशिद, विशेष 
वसुली व विक्री अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., शाखा मंचर , तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९६० व नियम १९६१ चे कलम १५६ व नियम क्रमांक १०७ (११ ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . चिराग भिकुलाल शहा, 
राहणार मु. पो . राजुरी, तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., शाखा ओतूर चे वसुली 
दाखल्यावरील एकूण कर्ज रक्कम रुपये ६४, ३२३ अधिक दिनांक १२ जून २०१२ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठीचा 
खर्च, दावा शुल्क अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त 
करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे कोणीही कोणतेही व्यवहार करू नये आणि व्यवहार केल्यास ऋणको श्री . 
चिराग भिकुलाल शहा यांच्या बोजाची वसुली दाखला रक्कम रुपये ६४ ,२२३ आणि दिनांक १२ जून २०१२ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे 
व्याज , दंड व इतर खर्च अशा एकूण रकमेस अधिन वरील लागेल. असा आदेश पारीत करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ७ - १३, २०१७ / भाद्र १६ - २२ , शके १९३९ 


२७ 


मालमत्तेचे वर्णन 


स्थावर 


ज्या पक्षकारांच्याविरुद्ध 
हुकुमनामा देणेत आला 
त्या पक्षकाराचे नाव 


भूमापन 
क्रमांक 


जमीन क्षेत्र/ हे . आर 
स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


वसुली 
प्रमाणपत्राचा 
क्रमांक व 
दिनांक 


आकार 
रु . पै . 


मालमत्ता 
तपशील 


२ 


वसुली दाखला श्री . चिराग भिकुलाल शहा, मौजे मु. पो . राजुरी , ग्रा . मि . नं. ३३६ १ . ग्रा . मि .नं . ३३६ क्षेत्र १ . रु . ५२५ 
क्र . १०१ / कर्जदार 

ता . जुन्नर , जि . पुणे 

३४४१४ चे कौलारू घर 
कु . काजल भिकुलाल शहा, येथील श्री . चिराग ग्रा . मि .नं . ३३७ २. ग्रा . मि. नं . ३३७ क्षेत्र २. रु . १३५ 
दिनांक जामीनदार क्र . १ भिकुलाल शहा यांचे 

१५४१२ चे पत्र्याचे घर 
२२ / ०८ / १२ श्री. संतोष दत्तात्रय लासुर्वे, भिकुलाल मोतीलाल ग्रा . मि .नं . ३३९ ३. ग्रा . मि. नं . ३३९ , बखळ ३. रु. ६० 
जामीनदार क्र . २ शहा व उज्वला 

( माती भेड्यांचे घर ) 
भिकुलाल शहा यांच्या 

चिराग भिकुलाल शहा 
नावावरील 

यांच्या हिश्श्यापुरता 
जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून त्वरीत 
भरणा करावी तसे न केल्यास उपरोक्त परिशिष्टाअंतर्गत नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता श्री . चिराग भिकुलाल शहा यांनी स्वत: हून ताब्यात 
द्यावी अन्यथा सक्तीच्या मार्गाने ज्या कार्यक्षेत्रात अशी मालमत्ता आहे, अशा मुख्य महानगर दंडाधिकारी किंवा यथास्थिती जिल्हा दंडाधिकारी 
यांना ताबा देण्याची विनंती करून अशा मालमत्तेचा ताबा घेण्यात येईल व तो ताबा वसुली अधिकाऱ्याकडे सुपुर्द करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ९ सप्टेंबर २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


अरुण रामचंद्र काशिद, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 

( महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत), 
द्वारा श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई, 

शाखा मंचर , तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे . 


पुणे, ९ सप्टेंबर २०१५ . 


आदेश 


क्रमांक एसआरओ/ १५६ / ०२/ २०१५.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , 
१९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) व त्याखालील उपनियमांन्वये, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, मी , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळी कांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे- ४१२ २०२ महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . रमेश गणपत तावरे यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये 
१,०४,९७८ अधिक दिनांक १६ मे २०१५ पासून पुढील व्याज , सरचार्ज व वसुली खर्च वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्ठात नमूद केलेली 
स्थावर मालमत्ता ह्या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालम्ताबाबत कोणताही कसलाही 
करार , गहाण , लीन, ताबा, खरेदी, खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे. करण्यात आले असेल तर 
त्या सर्व बाबी डॉ. मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरूळी कांचन, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत 
रद्द ठरतील . बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
(१) ९८ / १०१ (१) वसुली दाखला क्रमांक १२२ / २८२/ २०१५, दिनांक १३ जुलै २०१५ 
( २) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ (१) दाखला आहे. 

१. श्री . रमेश गणपत तावरे , सौ . वेणुबाई गणपत तावरे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ७ - १३ , २०१७ / भाद्र १६ - २२ , शके १९३९ 


२. श्री . गणपत ज्ञानदेव तावरे 
३. श्री . कृष्णा विठ्ठल तावरे 

४. वेणुबाई गणपत तावरे 
(३) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे मोरगाव , तालुका बारामती, जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ६१३ , एकूण क्षेत्र ८५ आर पैकी सौ . 
वेणुबाई गणपत तावरे यांचे हिश्श्याचे क्षेत्र २१ आर शेतजमीन मिळकत यांसी आकार रुपये ०. ४४ पैसे . 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार , कर्ज वसुली खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून 
३० दिवसांच्या आत डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळी कांचन, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांच्याकडे 
भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १७ ऑगस्ट २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


पुणे, १७ ऑगस्ट २०१५. 


आदेश 


क्रमांक एसआरओ/ १५६/०४/ २०१५.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , 
१९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) व त्याखालील उपनियमांन्वये, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, मी , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळी कांचन, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे- ४१२ २०२ महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की, श्री . विशाल उत्तम महाडिक यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये 
१५,९५, २४४ अधिक दिनांक १ जानेवारी २०१४ पासून पुढील व्याज , सरचार्ज व वसुली खर्च वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्ठात नमूद 
केलेली स्थावर मालमत्ता ह्या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालम्ताबाबत कोणताही 
कसलाही करार , गहाण , लीन, ताबा, खरेदी, खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे. करण्यात आले 
असेल तर त्या सर्व बाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरूळी कांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे 
यांचे बाबतीत रद्द ठरतील . बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
( १) ९८ / १०१ (१) वसुली दाखला क्रमांक ८८३/९०७ / २०१३ , दिनांक २७ जानेवारी २०१४ 
( २) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ ( १) दाखला आहे. 

१. श्री . विशाल उत्तम महाडिक 
२. श्री. सचिन भगवान घारे 
३. श्री . संजय ज्ञानोबा शितोळे 

४ . श्री . मारुती यशवंत महाडिक 
(३) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे शिंदवणे, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ४१६, एकूण क्षेत्र ८२ आर पैकी श्री . 
मारुती यशवंत महाडिक यांचे हिश्श्याचे क्षेत्र २७. ३ आर यापैकी २० आर शेतजमीन यांसी आकार रुपये १.०६ पैसे . 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार, कर्ज वसुली खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून 
३० दिवसांच्या आत डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळी कांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांच्याकडे 
भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १७ ऑगस्ट २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


पुणे, १७ ऑगस्ट २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ७ - १३, २०१७ / भाद्र १६ - २२ , शके १९३९ 


२९ 


आदेश 


क्रमांक एसआरओ/ १५६ / ०३ / २०१५. -- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , 
१९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमांन्वये, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, मी, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळी कांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे- ४१२ २०२ महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . रामचंद्र नामदेव जाधव यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये 
१, २४ , ९५६ अधिक दिनांक १ सप्टेंबर २०१५ पासून पुढील व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्ठात नमूद केलेली 
स्थावर मालमत्ता ह्या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालम्ताबाबत कोणताही कसलाही 
करार , गहाण , लीन , ताबा, खरेदी, खाजगी हस्तांतरण, तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे . करण्यात आले असेल तर 
त्या सर्व बाबी डॉ. मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळी कांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत 
रद्द ठरतील. बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
( १) ९८( अ)/ १०१ वसुली दाखला क्रमांक ११५/ २००९ , दिनांक २२ जुलै २०१५ 
( २) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ ( १) दाखला आहे . 


१ . श्री. रामचंद्र नामदेव जाधव 


२ . श्री . विजय उत्तम जाधव 


३. श्री . भिमराव नामदेव जाधव 


( ३) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे मोरगाव , तालुका बारामती, जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ८९४, एकूण क्षेत्र ४ हेक्टर ८६ आर 
पैकी श्री . रामचंद्र नामदेव जाधव यांचे हिश्श्याचे क्षेत्र ४५ आर यापैकी २० आर शेतजमीन मिळकत . 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार, कर्ज वसुली खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून 
३० दिवसांच्या आत डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळी कांचन, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे 
भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १७ ऑगस्ट २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


पुणे , १७ ऑगस्ट २०१५ . 


आदेश 


क्रमांक एसआरओ/ १५६/१०/ २०१५.--महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , 
१९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमांन्वये, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, मी , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
डॉ. मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरूळी कांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे- ४१२ २०२ महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . अशोक नामदेव वाघ यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये 
६,९१, ५०० अधिक दिनांक १ मे २०१५ पासून पुढील व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्ठात नमूद केलेली 
स्थावर मालमत्ता ह्या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालम्ताबाबत कोणताही कसलाही 
करार , गहाण , लीन , ताबा , खरेदी, खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे. करण्यात आले असेल तर 
त्या सर्व बाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळी कांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत 
रद्द ठरतील . बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


( १) १०१ (१) वसुली दाखला क्रमांक ८५/ २७२/२०१५, दिनांक १३ जुलै २०१५ 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ७ - १३ , २०१७ / भाद्र १६ - २२ , शके १९३९ 


( २) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ (१) दाखला आहे . 

१. श्री . अशोक नामदेव वाघ 
२. श्री. निवृत्ती गोपीनाथ राखपसरे 


३. श्री . सुभाष काळुराम कुंभार 

४ . सौ . रत्ना अशोक वाघ 
( ३) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे लोहगाव , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील सर्व्हे नंबर ३१७ , हिस्सा नं. १/१/१/३/ १, एकूण 
क्षेत्र १ आर पैकी ५०० चौ . फूट जागा श्री . अशोक नामदेव वाघ यांचे नावावरील व त्यावरील आर. सी . सी. बांधकाम दुमजली ईमारत , २७४१४ 
एकूण बांधकाम ७५६ चौ . फूट यांसी ग्रा . मि . नं. १३५९ . 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार , कर्ज वसुली खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून 
३० दिवसांच्या आत डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळी कांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांच्याकडे 
भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


पुणे , ६ ऑक्टोबर २०१५. 


आदेश 


क्रमांक एसआरओ/ १५६/११/ २०१५.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, 
१९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) व त्याखालील उपनियमांन्वये, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, मी , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळी कांचन, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे- ४१२ २०२ महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . विशाल झुंबर भंडारे यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये 
८, ४४ , ४९९ अधिक दिनांक १ एप्रिल २०१५ पासून पुढील व्याज , सरचार्ज व वसुली खर्च वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्ठात नमूद केलेली 
स्थावर मालमत्ता ह्या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालम्ताबाबत कोणताही कसलाही 
करार , गहाण , लीन , ताबा, खरेदी, खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे. करण्यात आले असेल तर 
त्या सर्व बाबी डॉ. मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळी कांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत 
रद्द ठरतील. बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
( १) १०१ (१) वसुली दाखला क्रमांक ८४ / २७१ / २०१५ , दिनांक १३ जुलै २०१५ 
( २ ) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ (१ ) दाखला आहे . 

१ . श्री . विशाल झुंबर भंडारे 
२. श्री . संदिप दत्तात्रय भंडारे 
३ . श्री. पांडुरंग विष्णु जाधव 
४. श्री . सिताराम कोंडिबा भंडारे 
५ . झुंबर सिताराम भंडारे 

६ . सौ . सारिका विशाल भंडारे 
( ३) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे वडू बु., तालुका शिरूर , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ३२ , एकूण क्षेत्र २ हेक्टर ९१ आर 
पैकी श्री . सिताराम कोंडिबा भंडारे यांचे स्वतंत्र हिश्श्याची क्षेत्र ९७ आर पैकी ४० आर शेतजमीन यांसी आकार रुपये १. १९ पैसे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ७ - १३, २०१७ / भाद्र १६ - २२, शके १९३९ 


३१ 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार , कर्ज वसुली खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून 
३० दिवसांच्या आत डॉ. मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळी कांचन, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे 
भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


पुणे, ६ ऑक्टोबर २०१५ . 


आदेश 


क्रमांक एसआरओ/ १५६/०५/ २०१५. -- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , 
१९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) व त्याखालील उपनियमांन्वये, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, मी, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
डॉ. मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरूळी कांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे- ४१२ २०२ महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . मनोज चंद्रकांत गायकवाड यांचेकडील कर्ज रक्कम 
रुपये १, ६० , ५२७ अधिक दिनांक १ जून २०१० पासून पुढील व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्ठात नमूद 
केलेली स्थावर मालमत्ता ह्या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालम्ताबाबत कोणताही 
कसलाही करार, गहाण , लीन , ताबा , खरेदी, खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे. करण्यात आले 
असेल तर त्या सर्व बाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरूळी कांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे 
यांचे बाबतीत रद्द ठरतील . बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
( १) १०१ ( १) वसुली दाखला क्रमांक ३४९/ ५२२ / २०१० , दिनांक २ ऑगस्ट २०१० 
( २) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ (१) दाखला आहे . 

१. श्री . मनोज चंद्रकांत गायकवाड 


२ . श्री . महेश बबन गायकवाड 


३. श्री. राहुल संभाजी बोरकर 
( ३) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे लोणी काळभोर, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर २२५ , एकूण क्षेत्र ०६. ०२ . ०० 
आर पैकी श्री . मनोज चंद्रकांत गायकवाड यांचे हिश्श्याचे क्षेत्र २५ आर पैकी ११ आर शेतजमीन मिळकत यांसी आकार रुपये १. ४१ पैसे . 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार, कर्ज वसुली खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून 
३० दिवसांच्या आत डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळी कांचन, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे 
भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक १७ ऑगस्ट २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

लक्ष्मण श्रीपती वाल्हेकर , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरूळी कांचन , 

तालुका हवेली , जिल्हा पुणे -४१२ २०२ 
पुणे , १७ ऑगस्ट २०१५ . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ७ - १३, २०१७ / भाद्र १६ - २२ , शके १९३९ 


आदेश 
क्रमांक विवअ/ वसुली/मै. श. काकडे/ स्थावर मालमत्ता जप्ती /२०१५ .--महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमांन्वये, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, मी , विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी, पुणे द्वारा निरा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , 
१९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , मैत्रयी शशिकांत काकडे, सहकर्जदार सौ . विभावरी शशिकांत काकडे, राहणार 
निंबुत , तालुका बारामती , जिल्हा पुणे यांचेकडील निरा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे ह्या संस्थेचे 
कर्ज रुपये ४ , ११ , ७७३ अधिक दिनांक १ सप्टेंबर २०१४ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत द . सा .द. शे . १५ टक्के व्याज दराप्रमाणे 
होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठी झालेला खर्च, दावा शुल्क अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम वसूल करण्यासाठी मैत्रयी शशिकांत काकडे, 
सहकर्जदार सौ . विभावरी शशिकांत काकडे यांच्या कर्जासाठी तारण असणारी शेतजमीन या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि 
हा आदेश देण्यात आल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांत्रगत जप्त करण्यात आलेल्या जमिनीचे/मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी 
हस्तांतरण , दान , लिज , बक्षीस, साठेखत किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे 
कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

परिशिष्ट अ 

जप्त केलेल्या शेतजमिनीचे वर्णन 
वसुली दाखला/ गावाचे नाव, भूमापन क्रमांक 

आकार 

चतु : सीमा 
हुकूमनाम क्रमांक तालुका , जिल्हा 

हे . आर रु . पैसे 
व दिनांक 


LAI 


१०१/ ५९२/ ७३० / २०१४ गाव मौजे निंबुत , २२२ ० ४० ० . ३० 

पूर्व : भू. क्र . २२७, २२९ 
सन - २०१४ तालुका बारामती , 

पश्चिम : भू. क्र . २२० 
दि . १६ / ०१/ २०१५ जिल्हा पुणे 

दक्षिण : भू. क्र . २२६ 

उत्तर : भू . क्र . २२३ 
या अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत निरा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, निरा, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही 
तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल व सदर जाहीर लिलाव विक्रीअंतर्गत होणारा 
खर्चही सदर विक्री रकमेतून वसूल केला जाईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३० जुलै २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे ( पुरंदर ), ३० जुलै २०१५ . 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ वसुली/ स . श. काकडे/ स्थावर मालमत्ता जप्ती/ २०१५. -- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमांन्वये, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, मी , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे द्वारा निरा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . सयाजी शशिकांत काकडे, सहकर्जदार श्री . शशिकांत 
चंदरराव काकडे, राहणार निंबुत , तालुका बारामती, जिल्हा पुणे यांचेकडील निरा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा, तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे ह्या संस्थेचे कर्ज रुपये ४,२७, ९७३ अधिक दिनांक १ सप्टेंबर २०१४ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत द. सा . द. शे. 
१५ टक्के व्याज दराप्रमाणे होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुलीसाठी झालेला खर्च, दावा शुल्क अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम वसूल करण्यासाठी 
श्री . सयाजी शशिकांत काकडे, सहकर्जदार श्री . शशिकांत चंदरराव काकडे यांच्या कर्जासाठी तारण असणारी शेतजमीन या आदेशान्वये जप्त 
करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांत्रगत जप्त करण्यात आलेल्या जमिनीचे/मालमत्तेचे 
केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण , दान , लिज , बक्षीस, साठेखत किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ७ - १३, २०१७ / भाद्र १६ - २२ , शके १९३९ 


33 


परिशिष्ट अ 
जप्त केलेल्या शेतजमिनीचे वर्णन 
भूमापन क्रमांक क्षेत्र 

हे . आर 


चतु: सीमा 


वसुली दाखला/ 
हुकूमनाम क्रमांक 

व दिनांक 


गावाचे नाव , 
तालुका, जिल्हा 


आकार 
रु. पैसे 


६ 


२२3 


१०१/ ५९१/ ७२९ / २०१४ गाव मौजे निंबुत , 

१ ५५ 

२. १२ पूर्व : भू . क्र . २२६ 
सन - २०१४ तालुका बारामती, 

पश्चिम : भू. क्र . २२० 
दि . १६/ ०६/ २०१५ जिल्हा पुणे 

दक्षिण : भू . क्र . २२२ 

उत्तर : भू. क्र . २२४ 
या अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत निरा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही 
तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल व सदर जाहीर लिलाव विक्रीअंतर्गत होणारा 
खर्चही सदर विक्री रकमेतून वसूल केला जाईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक ३० जुलै २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

दुर्वाचनीय , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 

( महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत ) 
द्वारा निरा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

निरा , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 
पुणे ( पुरंदर ), ३० जुलै २०१५ . 


आदेश 

स्थावर मालमत्ता जप्तीची उद्घोषणा 
क्रमांक विवअ/ वसुली/ २०१५-१६.--ज्याअर्थी, विशाल जुन्नर सहकारी पतपेढी (म) मुंबई , शाखा-- घाटकोपर यांनी श्री. संपत कोंडिबा भोरडे 
यांचेविरुद्ध रुपये ५२, ४२४ इतक्या रकमेसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० यांचे कलम १०१ पोट - कलम १ किंवा २ अन्वये 
वसुली प्रमाणपत्र मिळवली आहे आणि उक्त न्यायनिर्णित ऋणकोच्या खाली उल्लेख केलेल्या मालमत्तेची विक्री करून त्याची अंमलबजावणी करणेचे 
योजिले आहे आणि ज्याअर्थी उक्त अर्जदार धनकोने उक्त अधिनियमाच्या कलम १०१ आदेशाची अंमलबजावणी करणेसाठी दिनांक ४ फेब्रुवारी 
२००५ चे प्रमाणपत्र मिळवले आहे . 

त्याअर्थी, अशी नोटीस देण्यात येते की , वरील देणे असलेल्या रकमेची परतफेड करणेसाठी उक्त मालमत्ता जप्त करणेत आली आहे 
आणि प्रमाणपत्र देणेत आल्यानंतर केलेले उक्त मालमत्तेचे कोणतेही खाजगी हस्तांतर किंवा स्वाधिन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही 
भार किंवा बोजा पूर्वोक्त अधिनियमाच्या कलम ९९ अन्वये अर्जदार धनकोच्या विरुद्ध रद्द बातल होईल . 

मालमत्तेचे वर्णन 
वसुली ज्या पक्षकारांच्याविरुद्ध गावाचे नाव गट क्रमांक 

क्षेत्रफळ 

चतु : सीमा 
प्रमाणपत्राचा हुकुमनामा देणेत आला 
क्रमांक व त्या पक्षकाराचे नाव 
दिनांक 


८८ 


Movie , भीर संपत कॉठि 


७३०६/ २००५ 
०४/ ०२/ २००५ 


श्री . संपत कोंडिबा 
भोरडे 


मौजे वर्वे खुर्द, 
ता. भोर, 
जि . पुणे 


गट क्र .८८ / १११/ १, 
२६९ प्रमाणे 


१११/ १ 
२६९ 


० . ६१ आर 
०. ३७. ५ आर 
० .०२ आर श्री . संपत 
कोंडिबा भोरडे यांचे 
हिश्श्याचे क्षेत्र 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ७ - १३ , २०१७ / भाद्र १६ - २२ , शके १९३९ 


आणखी असे अधिसूचित करणेत येते की , देय रक्कम, व्याज आणि खर्च यासह दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ रोजी किंवा त्यापूर्वी देणेत 
आले नाही तर मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . ही नोटीस अशा मालमत्तेतील किंवा तिच्या लगतच्या एखाद्या ठिकाणी दवंडी पिटवून किंवा 
अन्य रूढ पद्धतीने उद्घोषीत करणेत येईल आणि तसेच उक्त नोटिसीची एक प्रत मालमत्तेतील ठळक भागावर व गावाच्या चावडीच्या ठळक 
भागावर लावणेत येईल आणि तसेच मालमत्ता ही राज्य सरकारकडे महसूल भरावा लागणारी जमीन असेल तेव्हा ज्या जिल्ह्यात ती जमीन 
असेल त्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात लावणेत येईल . त्याप्रमाणे अशा नोटिशीची एक प्रत बाकीदारांचे शेवटी माहिती असणारे 
कोणतेही निवासस्थान असल्यास त्याच्या ठळक भागावर लावणेत येईल . 


नारायणगाव , १७ ऑगस्ट २०१५ . 


आदेश 


स्थावर मालमत्ता जप्तीची उद्घोषणा 
क्रमांक विवअ/ वसुली/ ५७ /२०१५ - १६ .-- ज्याअर्थी, विशाल जुन्नर सहकारी पतपेढी ( म) मुंबई , शाखा-- घाटकोपर यांनी श्री . ठुमा रंगनाथ 
भोईर यांचेविरुद्ध रुपये ९८, ५५७ इतक्या रकमेसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० यांचे कलम १०१ पोट - कलम १ किंवा २ 
अन्वये वसुली प्रमाणपत्र मिळवली आहे आणि उक्त न्यायनिर्णित ऋणकोच्या खाली उल्लेख केलेल्या मालमत्तेची विक्री करून त्याची अंमलबजावणी 
करणेचे योजिले आहे आणि ज्याअर्थी उक्त अर्जदार धनकोने उक्त अधिनियमाच्या कलम १०१ आदेशाची अंमलबजावणी करणेसाठी दिनांक 
१४ मार्च २००८ चे प्रमाणपत्र मिळवले आहे . 

त्याअर्थी, अशी नोटीस देण्यात येते की , वरील देणे असलेल्या रकमेची परतफेड करणेसाठी उक्त मालमत्ता जप्त करणेत आली आहे 
आणि प्रमाणपत्र देणेत आल्यानंतर केलेले उक्त मालमत्तेचे कोणतेही खाजगी हस्तांतर किंवा स्वाधिन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही 
भार किंवा बोजा पूर्वोक्त अधिनियमाच्या कलम ९९ अन्वये अर्जदार धनकोच्या विरुद्ध रद्द बातल होईल . 

मालमत्तेचे वर्णन 


गावाचे नाव 


गट क्रमांक 


क्षेत्रफळ 


चतु : सीमा 


वसुली ज्या पक्षकारांच्याविरुद्ध 
प्रमाणपत्राचा हुकुमनामा देणेत आला 
क्रमांक व त्या पक्षकाराचे नाव 
दिनांक 


w 


१२८ 


२८३६/२००८ 
१४ / ०३/ २००८ 


श्री . ठुमा रंगनाथ 
भोईर 


मौजे करंजाळे 
ता . जुन्नर , 
जि . पुणे 


गट क्र . १२८ , १२९ 
प्रमाणे 


१२९ 


२. ८५. ३ हे . आर 
५. ६५ हे. आर 
श्री . ठुमा रंगनाथ भोईर 
यांचे हिश्श्याचे क्षेत्र 


आणखी असे अधिसूचित करणेत येते की , देय रक्कम , व्याज आणि खर्च यासह दिनांक ०१ सप्टेंबर २०१५ रोजी किंवा त्यापूर्वी देणेत 
आले नाही तर मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . ही नोटीस अशा मालमत्तेतील किंवा तिच्या लगतच्या एखाद्या ठिकाणी दवंडी पिटवून किंवा 
अन्य रूढ पद्धतीने उद्घोषीत करणेत येईल आणि तसेच उक्त नोटिसीची एक प्रत मालमत्तेतील ठळक भागावर व गावाच्या चावडीच्या ठळक 
भागावर लावणेत येईल आणि तसेच मालमत्ता ही राज्य सरकारकडे महसूल भरावा लागणारी जमीन असेल तेव्हा ज्या जिल्ह्यात ती जमीन 
असेल त्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात लावणेत येईल . त्याप्रमाणे अशा नोटिशीची एक प्रत बाकीदारांचे शेवटी माहिती असणारे 
कोणतेही निवासस्थान असल्यास त्याच्या ठळक भागावर लावणेत येईल . 


दशरथ सावळेराम सरजीने , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा विशाल जुन्नर सहकारी पतपेढी (म) मुंबई , 
शाखा नारायणगाव, तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे . 


नारायणगाव , १७ ऑगस्ट २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ७ - १३, २०१७ / भाद्र १६ - २२ , शके १९३९ 


३५ 


आदेश 


क्रमांक एसआरओ/ १५६ / २२ / २०१५. -- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , 
१९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील उपनियमांन्वये, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, मी, अमित विश्वनाथ कांबळे , विशेष 
वसुली व विक्री अधिकारी द्वारा धर्मवीर संभाजी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , इंदोरी, तालुका मावळ , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . अमोल भरत पिंपळे यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये 
२, ७९, २४५ अधिक दिनांक १ जुलै २०१४ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्ठात नमूद केलेली 
स्थावर मालमत्ता ह्या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही कसलाही 
करार , गहाण , लीन , ताबा , खरेदी, खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे. करण्यात आले असेल तर 
त्या सर्व बाबी धर्मवीर संभाजी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , इंदोरी, तालुका मावळ , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द ठरतील . बोजा 
चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
( १) १०१ ( १) वसुली दाखला क्रमांक ३७१/ ४९३/ २०१४ , दिनांक २२ सप्टेंबर २०१४ 
( २) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ ( १) चा दाखला आहे . 

१. श्री . अमोल भरत पिंपळे 
२. श्री . किरण गोपीचंद लालगुडे 

३. श्री. नितीन रमेश खोंडगे 
( ३) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे साते (ब्राह्मणवाडी), तालुका मावळ , जिल्हा पुणे सब -रजिस्टार मावळ , जिल्हा पुणे यांच्या हद्दीतील 
मिळकत नं . ७ यांसी २९४२४ चौ . फूट दगड , वीट, मातीमध्ये घर कच्चे बांधकाम यांसी एकूण क्षेत्र ५५२ चौ . फूट घर मिळकत त्यामधील 
दगड, माती व सदर मिळकतीत जाण्या- येण्याच्या हक्कासहीत सर्व तदंगभुत वस्तूसहित . 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार , कर्ज वसुली खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून 
३० दिवसांच्या आत धर्मवीर संभाजी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , इंदोरी, तालुका मावळ, जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला नाही 
तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १६ जून २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


पुणे , १६ जून २०१५. 


आदेश 


क्रमांक एसआरओ/ १५६ / २४७९ / लोणीकंद/ २०१५ .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमांन्वये, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, मी, अमित विश्वनाथ 
कांबळे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी द्वारा सोमेश्वर ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , लोणीकंद तालुका हवेली , जिल्हा 
पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की, श्री . रघुनाथ शिवराम सातव यांचेकडील 
कर्ज रक्कम रुपये ७० ,९८० अधिक दिनांक १ ऑक्टोबर २०११ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च वसुलीसाठी त्यांनी खालील 
परिशिष्ठात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता ह्या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत 
कोणताही कसलाही करार, गहाण, लीन , ताबा , खरेदी , खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे. करण्यात 
आले असेल तर त्या सर्व बाबी सोमेश्वर ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , लोणीकंद, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत 
रद्द ठरतील . बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


(१) १०१ (१) वसुली दाखला क्रमांक १०१/ ६८३/ ७४६ / २०१२ , दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१२ 
( २) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ (१ ) चा दाखला आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ७ - १३ , २०१७ / भाद्र १६ - २२ , शके १९३९ 


१. श्री . रघुनाथ शिवराम सातव 
२. श्री . शिवाजी भगवंत घोलप 

३. श्री. संजय आनंदराव होले 
(३) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे वाघोली, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे सब - रजिस्टार हवेली , जिल्हा पुणे यांच्या हद्दीतील मिळकत 
नं . ५/ ०३४९ यांसी ११४३० = ३३० चौ . फूट दगड, विटांचे, मातीचे घर मिळकत पैकी १०० चौ. फूट व्यावसायिक बांधकाम मिळकत त्यामधील 
दगड, माती व सदर मिळकतीत जाण्या-येण्याच्या हक्कासहीत सर्व तदंगभुत वस्तूसहित . 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार, कर्ज वसुली खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून 
३० दिवसांच्या आत सोमेश्वर ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , लोणीकंद, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक ६ जुलै २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

अमित विश्वनाथ कांबळे, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
द्वारा सोमेश्वर ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

लोणीकंद, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे . 


पुणे, ६ जुलै २०१५. 


आदेश 
क्रमांक एसआरओ/ १५६/ ५९६/ २०१५. -- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) व त्याखालील उपनियमांन्वये, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, मी , गौतम लक्ष्मण गायकवाड , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फडरेशन लि ., द्वारा श्रीपाल नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
रामगल्ली, बारामती, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . 
शिंदे अशोक नारायण यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये १, ७५ , १०० अधिक दिनांक २३ डिसेंबर २०१२ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली 
खर्च वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्ठात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता ह्या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या 
तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण, लीन , ताबा , खरेदी, खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या 
आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे. करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी श्रीपाल नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , रामगल्ली, बारामती, 
जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द ठरतील. बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
(१) १०१ (१) वसुली दाखला क्रमांक ८४८/३/ २०१२ , दिनांक १३ एप्रिल २०१२ 
( २) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ ( १) चा दाखला आहे . 

१. श्री . शिंदे अशोक नारायण 
२ . श्री . ताम्हणे त्रिंबक खंडेराव 

३. श्री . सोमनाथ संभाजी मलगुंडे 
( ३) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : बारामती नगरपरिषद हद्दीतील सब - रजिस्टार बारामती, जिल्हा पुणे यांच्या हद्दीतील वॉर्ड नं . १ मधील 
सि . स.नं . २६४ मधील एकूण क्षेत्रापैकी कर्जदार यांच्या मालकीचे १३५ . ४५ चौ . मीटर म्हणजेच १४३० चौ. फूट भूखंड व त्यामधील जुन्या 
स्वरूपाचे पत्रा छत बांधकाम असलेले ५ खोल्या मिळकत त्यामधील दगड, माती व सदर मिळकतीत जाण्या- येण्याच्या हक्कासहीत सर्व तदंगभुत 
वस्तूसहित . 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार , कर्ज वसुली खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून 
३० दिवसांच्या आत श्रीपाल नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , रामगल्ली, बारामती, जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ७ - १३ , २०१७ / भाद्र १६ - २२ , शके १९३९ 


३७ 


सदरचा आदेश आज दिनांक २६ जुलै २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे, २६ जुलै २०१५. 


आदेश 


क्रमांक एसआरओ/ १५६ / ७० / २०१५.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , 
१९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) व त्याखालील उपनियमांन्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, मी , गौतम लक्ष्मण गायकवाड , विशेष 
वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि ., द्वारा श्री संत तुकाराम नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
कर्वेनगर , पुणे- ५२ महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . सचिन सुरेश 
तौर यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये १० , २८ , १०० अधिक दिनांक १ सप्टेंबर २०११ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च वसुलीसाठी 
त्यांनी खालील परिशिष्ठात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता ह्या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर 
स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीन , ताबा, खरेदी, खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात 
येत आहे. करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी श्री संत तुकाराम नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कर्वेनगर , पुणे- ५२ यांचे बाबतीत 
रद्द ठरतील . बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
( १ ) १०१ ( १) वसुली दाखला क्रमांक १०१/ २७० / २२३/ २०१२, दिनांक ३१ मे २०१२ 
( २) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ (१) चा दाखला आहे. 

१. श्री . सचिन सुरेश तौर 
२. श्री. प्रविण बाळकृष्ण खंडाळकर 

३ . श्री . समीर चंद्रकांत शेलार 
( ३) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे शिरसगाव काटा , तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे हद्दीतील सबरजिस्टार शिरूर, जिल्हा पुणे यांच्या 
हद्दीतील गट नं . ४७४/ २ अ मधील २ हे . ३५ आर , पोटखराबासह तसेच गट नं . ४७३ मधील ४ हे . १६ आर पोटखराबासह शेतजीमन 
मिळकत व गट नं . ४७४/२ ब/१ मधील एकूण क्षेत्रापैकी कर्जदार यांच्या हिश्श्याची ०० हे . ५८ आर पोटखराबासह शेतजमीन मिळकत व 
त्यामधील दगड, माती व सदर मिळकतीत जाण्या - येण्याच्या हक्कासहीत सर्व तदंगभुत वस्तूसहित . 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार, कर्ज वसुली खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून 
३० दिवसांच्या आत श्री संत तुकाराम नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कर्वेनगर , पुणे- ५२ यांच्याकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २८ ऑगस्ट २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे, २१ ऑगस्ट २०१५. 


आदेश 


क्रमांक एसआरओ/ १५६ / ७९/ २०१५. -- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , 
१९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमांन्वये, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, मी , गौतम लक्ष्मण गायकवाड , विशेष 
वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि ., द्वारा श्री संत तुकाराम नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
कर्वेनगर , पुणे- ५२ महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री. नवनाथ वैजूनाथ 
क्षिरसागर यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये ८६, ०९० अधिक दिनांक १ जानेवारी २००९ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च वसुलीसाठी 
त्यांनी खालील परिशिष्ठात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता ह्या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर 
स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीन , ताबा, खरेदी, खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात 
येत आहे. करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी श्री संत तुकाराम नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कर्वेनगर , पुणे - ५२ यांचे बाबतीत 
रद्द ठरतील. बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ७ - १३ , २०१७ / भाद्र १६ - २२ , शके १९३९ 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
(१ ) १०१ (१) वसुली दाखला क्रमांक १०१/ १३० / ६०० / २००९ , दिनांक १६ फेब्रुवारी २००९ 
( २) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ (१) चा दाखला आहे. 

१. श्री . नवनाथ वैजूनाथ क्षिरसागर 

२. श्री. वैजनाथू नागनाथ क्षिरसागर 
(३) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे माळवाडी, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे हद्दीतील सबरजिस्टार हवेली क्र . १३ यांच्या हद्दीतील 
स . नं . ४३ हिस्सा नं . १ + २ + ३ + ४/ ३/ २ मधील ४१५ चौ. फूट जागा व त्यावरील ४१५ चौ . फूट आर. सी. सी . बांधकाम असलेले घर मिळकत 
त्यामधील दगड , माती व सदर मिळकतीत जाण्या -येण्याच्या हक्कासहीत सर्व तदंगभुत वस्तूसहित . 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार, कर्ज वसुली खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून 
३० दिवसांच्या आत श्री संत तुकाराम नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कर्वेनगर , पुणे- ५२ यांच्याकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २६ ऑगस्ट २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे, २६ ऑगस्ट २०१५ . 


आदेश 


क्रमांक एसआरओ/१५६ / १० / २०१५ .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , 
१९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमांन्वये, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये , मी , गौतम लक्ष्मण गायकवाड , विशेष 
वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि ., द्वारा अनंत नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सदाशिव 
पेठ, शाखा बाणेर , पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की, श्री . संतोष नंदकिशोर 
कातोरे / भाऊसाो नंदराज कातोरे यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये २३, ४८ , ४७६ अधिक दिनांक १ सप्टेंबर २०१४ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज 
व वसुली खर्च वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्ठात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता ह्या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि 
या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही कसलाही करार, गहाण, लीन, ताबा, खरेदी, खाजगी हस्तांतरण , तारण 
करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे. करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी अनंत नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सदाशिव 
पेठ , शाखा बाणेर , पुणे यांचे बाबतीत रद्द ठरतील . बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
(१) १०१ (१) वसुली दाखला क्रमांक १०१/६४६ /७९९ / २०१४ , दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ 
( २) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ ( १) चा दाखला आहे . 

१. श्री . संतोष नंदकिशोर कातोरे / भाऊसाो नंदराज कातोरे 
२. श्री. राजुल कैलास कदम 

३. श्री . बाबु मारुती आलुरे 
( ३) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका यांच्या हद्दीतील गाव मौजे वाकड हद्दीतील सबरजिस्टार हवेली , पुणे 
यांच्या हद्दीतील स. नं . ६२/ १ व स . नं . ५९ / १/ १ बी वरील कासा एम्पोरिया स्कीममधील विंग ए- ३ मधील पहिल्या मजल्यावरील फ्लॅट नं . 
१०२ यांसी क्षेत्र ९१५ चौ . फूट फ्लॅट मिळकत व सदर मिळकतीत जाण्या- येण्याच्या हक्कासहीत सर्व तदंगभुत वस्तूसहित . 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार , कर्ज वसुली खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून 
३० दिवसांच्या आत अनंत नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सदाशिव पेठ, शाखा बाणेर , पुणे- ३० यांच्याकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ८ जुलै २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे, ८ जुलै २०१५. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ७ - १३, २०१७ / भाद्र १६ - २२ , शके १९३९ 


३९ 


३६५० - आदेश 
क्रमांक एसआरओ/१५६ / ११/ २०१५.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , 
१९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) व त्याखालील उपनियमान्वये, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, मी , गौतम लक्ष्मण गायकवाड , विशेष 
वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि ., द्वारा अनंत नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सदाशिव 
पेठ , शाखा बाणेर , पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . मुक्ती गोविंद 
भंडारी यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये २५ , ५९ , ५४७ अधिक दिनांक १ सप्टेंबर २०१४ पासून होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुली खर्च वसुलीसाठी 
त्यांनी खालील परिशिष्ठात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता ह्या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर 
स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीन, ताबा, खरेदी, खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात 
येत आहे. करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी अनंत नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सदाशिव पेठ , शाखा बाणेर , पुणे यांचे बाबतीत 
रद्द ठरतील. बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
(१) १०१ (१) वसुली दाखला क्रमांक १०१ / ६४५/ ७९८/ २०१४ , दिनांक १ जानेवारी २०१५ 
( २) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ ( १) चा दाखला आहे . 

१. श्री . मुक्ती गोविंद भंडारी 
२. श्री . संतोष नंदकिशोर कातोरे 

३. श्री . बाबु मारुती आलुरे 
( ३) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : पुणे महानगरपालिका यांच्या हद्दीतील गाव मौजे खराडी , पुणे हद्दीतील सबरजिस्टार हवेली, पुणे यांच्या 
हद्दीतील स. नं. १२ /१/ १ + १/ २ सी या मिळकतीवर बांधलेल्या फॉर्म्युन इस्ट या इमारतीमधील बिल्डिंग नं. बी -६ मधील स्टिल्ट मजल्यावरील 
फ्लॅट नं . एस - ४ यांसी क्षेत्र ८८ . ६० चौ . मी . व लगतचे टेरेस क्षेत्र ८ . २७ चौ . मी . फ्लॅट मिळकत व सदर मिळकतीत जाण्या - येण्याच्या 
हक्कासहीत सर्व तदंगभुत वस्तूसहित . 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार , कर्ज वसुली खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून 
३० दिवसांच्या आत अनंत नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सदाशिव पेठ, शाखा बाणेर , पुणे-३० यांच्याकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक ८ जुलै २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

गौतम लक्ष्मण गायकवाड , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
द्वारा अनंत नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

सदाशिव पेठ , शाखा बाणेर , पुणे - ३० . 
पुणे, ८ जुलै २०१५ . 


आदेश 
क्रमांक विवअ/पिंपरी -चिंचवड/ शहा/ ३०१८/ २०१५ . -- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमांन्वये, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, मी , एस. डी. आढाव , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, द्वारा पिंपरी-चिंचवड नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , चिखली, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ अन्वये आदेश देतो की , श्री . शहा किर्ती शांतीलाल यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये 
१४ , ६१६ अधिक दिनांक २३ जुलै २०१० पासून १५ टक्के याप्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्ठात 
नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता ह्या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत 
कोणताही कसलाही करार , गहाण, लीन , ताबा, खरेदी, खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे. करण्यात 
आले असेल तर त्या सर्व बाबी पिंपरी-चिंचवड नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , चिखली, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द 
ठरतील . बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ७ - १३, २०१७ / भाद्र १६ - २२ , शके १९३९ 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
स्थावर मिळकतीचे वर्णन : गाव मौजे चिखली, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील गट नं . ११९२ मधील श्री . शहा किर्ती शांतीलाल 
यांचे हिश्श्याचे क्षेत्र अशी ही मिळकत . 

यांसी चतु : सीमा : नकाशाप्रमाणे 

येणेप्रमाणे चतु : सीमापूर्वक मिळकत तदंगभूत सर्व फिटींग , सुखसोईसहीत जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व 
इतर येणे रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत पिंपरी-चिंचवड नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , चिखली, तालुका हवेली , 
जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २१ ऑगस्ट २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे, २१ ऑगस्ट २०१५. 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ धनलक्ष्मी महिला/ देशमुख/ २३१५/ २०१५. -- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमांन्वये, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, मी , एस . डी . आढाव , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, द्वारा धनलक्ष्मी महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , हिंजवडी, पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ अन्वये आदेश देतो की , श्री. निलेश गुलाब देशमुख यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये ५, ४० , २३० अधिक 
दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१४ पासून १५ टक्के याप्रमाणे होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुली खर्च वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्ठात नमूद 
केलेली स्थावर मालमत्ता ह्या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही 
कसलाही करार, गहाण , लीन , ताबा , खरेदी, खाजगी हस्तांतरण, तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे. करण्यात आले 
असेल तर त्या सर्व बाबी धनलक्ष्मी महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , हिंजवडी, पुणे यांचे बाबतीत रद्द ठरतील . बोजा चढविल्यास 
तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
स्थावर मिळकतीचे वर्णन : गाव मौजे माण , तालुका मुळशी, जिल्हा पुणे येथील सर्व्हे नं . १५६ मध्ये दगड , वीट, वाळू, सिमेंटमध्ये 
बांधलेले घर मिळकत छत सिमेंट पत्रा यांसी मोजमाप ३० फूट बाय ३२ फूट म्हणजेच ९६० चौ . फूट म्हणजेच ८९. २१ चौ . मी . अशी ही 
मिळकती यांसी माण ग्रामपंचायत मिळकत प्र. १०३० असा असे . 

यांसी चतु : सीमा : नकाशाप्रमाणे 

येणेप्रमाणे चतु :सीमापूर्वक मिळकत तदंगभूत सर्व फिटींग, सुखसोईसहीत जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व 
इतर येणे रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत धनलक्ष्मी महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , हिंजवडी , पुणे यांच्याकडे 
भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ९ मे २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे, २१ ऑगस्ट २०१५ . 


आदेश 
क्रमांक विवअ/शिवतेज / नवाळे/ ४१३७/ २०१५. -- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमांन्वये, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, मी, एस. डी . आढाव , विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी, द्वारा शिवतेज नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पिरंगुट , पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम 
क्रमांक १०७ अन्वये आदेश देतो की , श्री . ज्ञानेश्वर नारायण नवाळे यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये ३, ४०, ५०० अधिक दिनांक २४ ऑक्टोबर 
२०१२ पासून १२ टक्के याप्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्ठात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता 
ह्या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , 
लीन , ताबा , खरेदी , खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे. करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी 
शिवतेज नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पिरंगुट , पुणे यांचे बाबतीत रद्द ठरतील. बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ७ - १३, २०१७ / भाद्र १६ - २२ , शके १९३९ 


कि १९३९ 


४१ 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
स्थावर मिळकतीचे वर्णन : तुकडी पुणे, पोट तुकडी, तालुका मुळशी, मे. सबरजिस्ट्रारसाहेब , मुळशी (पौड), पुणे यांचे हद्दीतील तसेच 
जिल्हा परिषद , पुणे व तालुका पंचायत समिती, मुळशी व ग्रामपंचायत , पिरंगुट यांचे हद्दीतील गाव मौजे मुकाईवाडी, येथील गट नं. ११३ 
( जुना हिस्सा नं . ८७५ ) मधील क्षेत्र ०० हे . २१ आर यांसी आकार रुपये ०० पैसे ३७ यापैकी कर्जदार श्री . ज्ञानेश्वर नारायण नवाळे व 
श्री . नारायण गोविंद नवाळे यांच्या हिश्श्याची व ताबे वहिवाटीतील उपभोगत असलेली जमीन मिळकत 
यांसी चतु : सीमा : पूर्व : श्री . अविनाश नवाळे यांची मिळकत 

पश्चिम : श्री . गुलाब नवाळे यांची मिळकत 
दक्षिण : श्री. आण्णा नवाळे यांची मिळकत 

उत्तर : ताराबाई नवाळे यांची मिळकत 
येणेप्रमाणे चतु : सीमापूर्वक मिळकत तदंगभूत सर्व फिटींग , सुखसोईसहीत जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, सरचार्ज व 
इतर येणे रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत शिवतेज नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पिरंगुट , पुणे यांच्याकडे भरणा 
केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २७ जून २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे, २७ जून २०१५. 


आदेश 
क्रमांक विवअ/पिंपरी-चिंचवड/ सोनवणे/ ७१३१/ २०१५ .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमांन्वये, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, मी , एस . डी. आढाव , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, द्वारा पिंपरी-चिंचवड नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , शाहूनगर , चिंचवड , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ अन्वये आदेश देतो की , श्री . सतिश केशव सोनवणे यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये ५, ९९ ,०१२ 
अधिक दिनांक १ जानेवारी २०१३ पासून १५ टक्के याप्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्ठात 
नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता ह्या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालम्ताबाबत 
कोणताही कसलाही करार, गहाण , लीन , ताबा , खरेदी , खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे. करण्यात 
आले असेल तर त्या सर्व बाबी पिंपरी -चिंचवड नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , शाहूनगर , चिंचवड , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द ठरतील . 
बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
स्थावर मिळकतीचे वर्णन : तुकडी पुणे, पोट तुकडी, तालुका हवेली , मे . सबरजिस्ट्रारसाहेब , हवेली , पुणे यांचे हद्दीतील तसेच पिंपरी 
चिचवड महानगरपालिका यांचे कार्यक्षेत्रा तसेच पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकर यांचे हद्दीतील गाव मौजे चिखली, येथील चिखली 
डिस्ट्रिक्ट सेंटर ( सी. डी . सी .) मधील बांधण्यात आलेली बिल्डिंग द्वारका मधील बिल्डिंग नं . ए मधील तळ मजल्यावरील शॉप नं . ०८ , यांसी 
क्षेत्र १८५ चौरस फूट म्हणजेच १७. १९ चौरस मीटर कारपेट क्षेत्र यांसी सेलेबल बिल्टअप क्षेत्र ३४ . ३४ चौ . मीटर अशी ही मिळकत . 
यांसी चतु : सीमा : पूर्व : रस्ता 

पश्चिम : प्लॉट नं . ९० 
दक्षिण : रस्ता 

उत्तर : मे. परम डेव्हलपर्स यांची मिळकत 
येणेप्रमाणे चतु : सीमापूर्वक वर्णन केलेली मिळकत त्यामधील दगड, माती, दरवाजे, खिडक्या, लाईट फिटींग , लाईट मीटर इत्यादी तदंगभूत 
सर्व फिटींग , सुखसोईसहीत तसेच सदर मिळकतीमध्ये जाण्या - येण्याच्या रस्त्याचे व इजमेंटचे हक्कासहीत दरोबस्त व कॉमन वापराचे हक्कासहीत. 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर येणे रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत पिंपरी 
चिंचवड नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , शाहूनगर , चिंचवड, जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर 
मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ७ - १३ , २०१७ / भाद्र १६ - २२ , शके १९३९ 


सदरचा आदेश आज दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


एस. डी . आढाव , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
द्वारा पिंपरी-चिंचवड नागरी सहकारी पतसंस्था , 

शाहुनगर , चिंचवड , पुणे. 


पुणे , ९ ऑक्टोबर २०१५ . 


आदेश 


क्रमांक एसआरओ/ १५६ / ०७/ २०१५ .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , 
१९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) व त्याखालील उपनियमांन्वये, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, मी , अमित विश्वनाथ कांबळे, विशेष 
वसुली व विक्री अधिकारी द्वारा अभिनव चेतना नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, लोणी काळभोर , तालुका मावळ, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . काळभोर दिलीप काशिनाथ यांचेकडील कर्ज 
रक्कम रुपये १, ८६, २२३ अधिक दिनांक १ जून २००९ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्ठात 
नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता ह्या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत 
कोणताही कसलाही करार , गहाण, लीन, ताबा , खरेदी, खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे. करण्यात 
आले असेल तर त्या सर्व बाबी अभिनव चेतना नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, लोणी काळभोर यांचे बाबतीत रद्द ठरतील. बोजा चढविल्यास 
तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


( १) १०१ ( १) वसुली दाखला क्रमांक १०१/१७३३/ २२८५/ २००९ , दिनांक १ सप्टेंबर २००९ 
( २) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ ( १) चा दाखला आहे. 

१. श्री. काळभोर दिलीप काशिनाथ 
२. श्री . पवार कृष्णा पांडुरंग 

३. श्री. हाडके हेमंत सोपानराव 
(३) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे लोणी काळभोर , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे हद्दीतील सब- रजिस्टार हवेली (६), यांच्या हद्दीतील 
मिळकत (१) वॉर्ड नं . ३, मिळकत नं . ३४२, क्षेत्र पूर्व- पश्चिम २२ फूट x दक्षिण - उत्तर ३० . ५ फूट ( २) वॉर्ड नं . ३, मिळकत नं . ३४३, 
क्षेत्र पूर्व- पश्चिम २१ . ५ फूट x दक्षिण - उत्तर ३० फूट त्यामधील दगड, वीट , माती व सदर मिळकतीत जाण्या-येण्याच्या हक्कासहीत सर्व 
तदंगभुत वस्तूसहित. 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार, कर्ज वसुली खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून 
३० दिवसांच्या आत अभिनव चेतना नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , लोणी काळभोर शाखा यांच्याकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक ३ जुलै २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

अमित विश्वनाथ कांबळे , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
द्वारा अभिनव चेतना नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

लोणी काळभोर , तालुका मावळ , जिल्हा पुणे . 
पुणे, ३ जुलै २०१५. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ७ - १३, २०१७ / भाद्र १६ - २२ , शके १९३९ 


४३ 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ मा . ना . तोडकर/ २०१४.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ प्रमाणे अधिकार प्राप्त व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( ११ ) (ई) नुसार मी , अभिजित देविदास नागपुरे , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
द्वारा आ . कृष्णराव भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, तळेगाव दाभाडे यांनी संस्थेचे लवादी थकबाकीदार श्री . मारुती नाथा तोडकर 
यांनी संस्थेच्या कर्जास नोंदणीकृत गहाणखताद्वारे तारण दिलेली मिळकत पुढीलप्रमाणे नमूद केलेनुसर जशी आहे तशी व जेथे आहे तेथे 
तत्त्वानुसार जाहीर लिलावात विक्री करणार आहे. 

स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


गाव मौजे सांगवी, तालुका मावळ , जिल्हा पुणे येथील ग्रामपंचायत घर मिळकत नं . २१ या मिळकतीवरील २२ बाय १६ फुटाचे दगड , 
वीट , सिमेंटमध्ये बांधकाम , दुमजली २२ बाय १६ फुटाची पडवी, शौचालयासह मिळकत . 

जाहीर लिलाव दिनांक , वार व वेळ : ९ डिसेंबर २०१४ , वार मंगळवार , सकाळी ११ वा . ३० मि . 

आ . कृष्णराव भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , ९५५ , बुधवार पेठ , कल्पना लॉज बिल्डिंग , तळेगाव दाभाडे, जिल्हा पुणे 
येथे उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. वाजवी मुल्यांकन रक्कम रुपये ३ ,०० , ००० 
( अक्षरी रुपये तीन लाख फक्त), जर लवादी थकबाकीदार यांनी जाहीर लिलावापूर्वी कर्ज रकमेचा पूर्ण भरणा व्याज , वसुली खर्च तसेच 
सरचार्ज रकमेसह केला तर सदरचा जाहीर लिलाव रद्द करणेत येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१४ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


पुणे , २१ नोव्हेंबर २०१४ 


आदेश 
क्रमांक विवअ/ मि. द.बोत्रे/ २०१४ .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ प्रमाणे अधिकार प्राप्त व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( ११ ) (ई) नुसार मी , अभिजीत देविदास नागपुरे , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी द्वारा 
आ . कृष्णराव भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , तळेगाव दाभाडे यांनी संस्थेचे लवादी थकबाकीदार श्री. मिलिंद दत्तात्रय बोत्रे यांनी 
संस्थेच्या कर्जास नोंदणीकृत गहाणखताद्वारे तारण दिलेली मिळकत पुढीलप्रमाणे नमूद केलेनुसर जशी आहे तशी व जेथे आहे तेथे तत्त्वानुसार 
जाहीर लिलावात विक्री करणार आहे . 

स्थावर मिळकतीचे वर्णन 
गट नं . २१ चा हिस्सा नं . अ , मौजे वेहेरगाव, तालुका मावळ , जिल्हा पुणे यांसी एकूण पोटखराबासह क्षेत्र ०० हे ६३. २ आर यापैकी 
क्षेत्र ०० हे . ११ आर व मिळकत नं . २९५ त्यावरील बांधकामासह . 

जाहीर लिलाव दिनांक, वार व वेळ : ९ डिसेंबर २०१४, वार मंगळवार , सकाळी ११ वा . ३० मि . 


आ . कृष्णराव भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, ९५५, बुधवार पेठ, कल्पना लॉज बिल्डिंग , तळेगाव दाभाडे, जिल्हा पुणे 
येते उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . वाजवी मुल्यांकन रक्कम रुपये २६ , २८ , ००० 
( अक्षरी रुपये सव्वीस लाख अठ्ठावीस हजार फक्त), जर लवादी थकबाकीदार यांनी जाहीर लिलावापूर्वी कर्ज रकमेचा पूर्ण भरणा व्याज , 
वसुली खर्च तसेच सरचार्ज रकमेसह केला तर सदरचा जाहीर लिलाव रद्द करणेत येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१४ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

अभिजित देविदास नागपुरे , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
द्वारा आ . कृष्णराव भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

९५५, बुधवार पेठ, कल्पना लॉज बिल्डिंग , तळेगाव दाभाडे, पुणे . 
पुणे , २१ नोव्हेंबर २०१४ 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ७ - १३, २०१७ / भाद्र १६ - २२ , शके १९३९ 


आदेश 


क्रमांक वसुली/स्थावर जप्ती/ १६७ /२०१४ .--महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, मी , शाम शिवाजी कापसे, विशेष वसुली व विक्री 
अधिकारी द्वारा श्रीमंत मालोजीराजे सहकारी बँक लि., फलटण आदेश देतो की , श्री. पंकज राणु आटपाडकर व राणु संभू आटपाडकर 
यांची निम्नलिखीत स्थावर मालमत्ता ह्या आदेशान्वये जप्त करण्यात येत आहे आणि या आदेशाच्या तारखेनंतर सदर स्थावर मालमत्ता गहाण , 
लीज, बक्षीस अथवा कोणत्याही प्रकारे सदर मालमत्तेवर हक्क , हितसंबंध निर्माण करण्यास प्रतिबंध करीत आहे. आणि अशा प्रकारे निर्माण 
केलेला बोजा अग्राह्य/ बेकायदेशीर होईल . 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


चतु : सीमा 


वसुली प्रमाणपत्र/ 
हुकुमनामा क्र . 
व दिनांक 


ज्यांचेविरुद्ध हुकुमनामा / 
वसुली प्रमाणपत्र आहे 

त्याचे नाव 


३ 


१०१/ २८९/ २०१४ 
दि . २४/ ११/ २०१४ 


पूर्व : प्लॉट नं . ३३ व ३९ 
पश्चिम : प्लॉट नं . ३२ ब 
दक्षिण : रस्ता 
उत्तर : रिंग रोड 


श्री . पंकज राणू आटपाडकर व 
श्री . राणु संभू आटपाडकर 
रा. पोलीस कॉलनी, फलटण 
जामीनदार : 
१ . शामराव बाबा आटपाडकर 
रा . बिरदेवनगर, जाधववाडी 
२. बंडू बबन खुरंगे , रा . शिवाजीनगर , 
कणसे बिल्डिंग, फलटण , ता . फलटण 


श्री . पंकज राणू आटपाडकर व 
श्री . राणु संभू आटपाडकर यांची 
फलटण नगरपरिषद हद्दीतील सिटी 
सर्व्हे नं . ६४७२ अ / २, प्लॉट नं . ३२ / अ , 
क्षेत्रफळ ६२. ५०० चौ . मीटर , रामालय 
रिजन्सी- ए इमारतीमधील बेसमेंट हॉल 
यांचे बांधकाम क्षेत्रफळ १३०९. ७५ चौ . 
फूट याचे १२१. ७२ चौ . मीटर सुपर 
बिल्टअपसह सर्व मिळकत . 


थकबाकीदारांनी त्यांचेकडे येणे असलेली रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत भरणा केला नाही तर उपरोक्त मालमत्ता 
मुदतीनंतर जाहीर लिलावाने विक्रीस काढण्यात येईल व येणे रकमेची खर्चासह वसुली करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी . 


शाम शिवाजी कापसे , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
द्वारा श्रीमंत मालोजीराजे सहकारी बँक लि . , फलटण 
मुधोजी मनमोहन राजवाडा परिसर , फलटण , जि . सातारा. 


फलटण , ३० डिसेंबर २०१४. 


पोलीस सहआयुक्त यांजकडून 
वाचावे : (१) मुंबई पोलीस अधिनियम , सन - १९५१ चे कलम ३७ (१)(३) प्रमाणे प्रतिबंधक आदेशाची अंमलबजावणी 

(२) मुंबई पोलिस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१), (३) अन्वये . 


आदेश 


क्रमांक पोसहआ/ कावसु/ ६१५४ / २०१४. - ज्याअर्थी पोलीस उपआयुक्त , विशेष शाखा, पुणे शहर यांनी अहवालाद्वारे असे कळविले आहे की , पुणे 
शहरात जनतेच्या मागण्यांसाठी विविद राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, मोर्चे, धरणे, निदर्शने , बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलनाचे आयोजन 
करतात . तसेच दिनांक ८ सप्टेंबर २०१४ रोजी गणेश विसर्जन होणार असून गणेश मंडळाचे कार्यकर्ते हे मोठ्या संख्येने आपले गणपती 
विसर्जनाकरीता मिरवणुकीने विसर्जन घाटावर जात असतात . सदर गणपती विसर्जन मिरवणूक पाहण्याकरीता मोठ्या प्रमाणात जनसमुदाय येत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ७ - १३, २०१७ / भाद्र १६ - २२ , शके १९३९ 


४५ 


असल्यान पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून दिनांक ७ सप्टेंबर २०१४ चे ०० .०१ वाजेपासून ते दिनांक 
२० सप्टेंबर २०१४ चे २४. ०० वाजेपर्यंत संपूर्ण १४ दिवसांकरीता मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ ( १), ( ३) चे अंमल जारी करण्यास 
विनंती केली आहे . 


आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी , मुंबई पोलीस अधिनियम, सन 
१९५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 

त्याअर्थी, मी , संजय कुमार , पोलीस सह आयुक्त , पुणे शहर उपद्घातातली अ . नं . २ च्या आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
करून व मुंबई पोलीस अधिनियम, सन १९५१ च्या कलम ३७ ( १) व (३) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे शहर पोलीस 
आयुक्तालयात, दिनांक ७ सप्टेंबर २०१४ रोजीचे ०० .०१ वाजेपासून ते दिनांक २० सप्टेंबर २०१४ रोजीचे २४ . ०० वाजेपर्यंत संपूर्ण १४ दिवसांसाठी 
खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 
( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्ये बरोबर नेणे. 
( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व तयार करणे . 
( क ) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठ्या, बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे . 
( ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांचेचित्राचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे . 
( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी 
___ आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा अविर्भाव करणे , कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यावर बंदी घालीत आहे . 


( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने मुंबई पोलीस अधिनियम , सन १९५१ च्या कलम ३७ (१) व (३ ) 

विरुद्ध वर्तन करणे . 


मुंबई पोलीस अधिनियम , सन १९५१ च्या कलम ३७ चे पोटकलम ( ३) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त, पुणे 
शहर यांचे पूर्व परवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे . 
जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरीता लागू राहणार नाही . 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे 
त्यांना लागू होणार नाही . 

सदरच्या आदेशाची जाहिररीत्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधीत व्यक्ती मुंबई पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 
सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


पुणे शहर, ४ सप्टेंबर २०१४ . 


वाचावे : ( १) मुंबई पोलीस अधिनियम , सन - १९५१ चे कलम ३७ (१) ( ३) प्रमाणे प्रतिबंधक आदेशाची अंमलबजावणी 


(२) मुंबई पोलिस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१), (३) अन्वये . 


आदेश 


क्रमांक पोसहआ/ कावसु/ ५८६१/ २०१४ . - ज्याअर्थी पोलीस उपआयुक्त , विशेष शाखा, पुणे शहर यांनी अहवालाद्वारे असे कळविले आहे की, पुणे 
शहरात जनतेच्या मागण्यांसाठी विविद राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, मोर्चे, धरणे, निदर्शने , बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलनाचे आयोजन 
करतात. तसेच दिनांक २९ ऑगस्ट २०१४ रोजी गणेश स्थापना होणार असून गणेश मंडळाचे कार्यकर्ते विविध कार्यक्रम आयोजित करतात व ४ 
सप्टेंबर २०१४ रोजी गौरी विसर्जन असल्याने तसेच गणेश स्थापनेचे देखावे पाहण्याकरीता मोठ्या प्रमाणात जनसमुदाय येत असल्याने पुणे शहर 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ७ - १३, २०१७ / भाद्र १६ - २२ , शके १९३९ 


पोलीस आयुक्तालयामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून दिनांक २४ ऑगस्ट २०१४ चे ०० .०१ वाजेपासून ते दिनांक ६ सप्टेंबर २०१४ 
चे २४. ०० वाजेपर्यंत संपूर्ण १४ दिवसांकरीता मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१), (३) चे अंमल जारी करण्यास विनंती केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी , मुंबई पोलीस अधिनियम, सन 
१९५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 

त्याअर्थी, मी , संजय कुमार, पोलीस सह आयुक्त , पुणे शहर उपोद्घातातली अ. नं . २ च्या आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
करून व मुंबई पोलीस अधिनियम, सन १९५१ च्या कलम ३७ (१) व ( ३ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे शहर पोलीस 
आयुक्तालयात , दिनांक २४ ऑगस्ट २०१४ रोजीचे ०० .०१ वाजेपासून ते दिनांक ६ सप्टेंबर २०१४ रोजीचे २४ . ०० वाजेपर्यंत संपूर्ण १४ दिवसांसाठी 
खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 
( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्ये बरोबर नेणे. 
( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे . 
( क) शस्त्रे, सोटे , भाले , तलवारी, दंड , काठ्या, बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
(ड) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांचे चित्राचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 
( इ ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे . 
( फ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी 
___ आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा अविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यावर बंदी घालीत आहे . 
( ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने मुंबई पोलीस अधिनियम , सन १९५१ च्या कलम ३७ (१) व ( ३) 

विरुद्ध वर्तन करणे . 


मुंबई पोलीस अधिनियम, सन १९५१ च्या कलम ३७ चे पोटकलम ( ३) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त, पुणे 
शहर यांचे पूर्व परवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे . 
जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरीता लागू राहणार नाही . 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे 
त्यांना लागू होणार नाही . 

सदरच्या आदेशाची जाहिररीत्या ठळक प्रसिद्धी करावी . 
या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधीत व्यक्ती मुंबई पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशीदिला आहे . 


संजय कुमार , 
पोलीस सहआयुक्त , 
( का . व सु.), पुणे शहर . 


पुणे शहर, २१ ऑगस्ट २०१४. 


पोलीस अधीक्षक यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक जिविशा/बंदी आदेश/ ५२१४/ ६६२४/२०१४ . - दिनांक २९ ऑगस्ट २०१४ ते ९ सप्टेंबर २०१४ अखेर गणेशोत्सव साजरा होत असून 
सदरचा उत्सव मोठ्या उत्साहात करण्यात येणार आहे . विशेष करून सांगली, मिरज , तासगाव याठिकाणी गणेशविसर्जनाच्या मोठ्या प्रमाणात 
मिरवणुका निघतात . गणेशोत्सव काळात व विसर्जन मिरवणुकीच्या वेळी कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये , शांतता व सुव्यवस्था 
रहावी याकरीता मी , दिलीप सावंत , पोलीस अधीक्षक , सांगली, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या क्रमांक २२ , कलम ३६ प्रमाणे प्रदान केलेल्या 
अधिकारान्वये संपूर्ण सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीतील पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांना खालीलप्रमाणे अधिकार प्रधान करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ७ - १३, २०१७ / भाद्र १६ - २२, शके १९३९ 


४७ 


( अ) सडकांवरील व सडकेने जाणाऱ्या मिरवणुकीतील किंवा जमावातील लोकांनी कशारितीने चालावे व त्यांची वर्तणूक कशी असावी या विषयी 
निर्देश देणे. 


( ब) अशा मिरवणुकीच्या व जमावाच्या प्रसंगी उपासनेच्या सर्व जागेच्या आसपास, उपासनेच्या वेळी कोणत्याही सडकेवरून किंवा सार्वजनिक जागी 
किंवा लोकांच्या एकत्र जमण्याच्या जागी गर्दी होणार असेल किंवा अडथळा होण्याचा संभव असेल अशा वेळी अडथळा होऊ न देणे . 


( क) मिरवणुका ज्या मार्गाने जाव्यात अथवा जावू नयेत , त्यांची वेळ , मार्ग ठरवून देणे . 
( ड) सार्वजनिक सडकांवर सडकेमध्ये घाटात किंवा घाटावर मार्ग असल्यास किंवा धक्क्यांमध्ये आणि सार्वजनिक लोकांच्या स्नानाच्या ठिकाणी, 
जागेमध्ये , जत्रा, देवालय आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी लोकांच्या जाण्या - येण्याच्या जागेमध्ये सुव्यवस्था राखणे , कोणत्याही सडकेत किंवा 
सडकेजळ, सार्वजनिक जागेत वाद्य वाजविणे किंवा ढोल, ताशे, इतर वाद्ये वाजविणे यांचेनियमन करणे. 


(इ) कोणत्याही सार्वजनिक जागी किंवा जागेजवळ किंवा कोणत्याही सार्वजनिक उपहाराच्या जागेत ध्वनीक्षेपकाचा वापर करण्याचेनियमन करणे 
व त्यावर नियंत्रण ठेवणे. 


( फ ) सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी पोलीस अधिनियमाचे कलम ३३, ३६, ३७ ते ४० , ४२, ४३ अन्वयेदिलेल्या कोणत्याही आदेशाचे अधिन असलेल्या व त्यांस 
पुष्टी देणारे योग्य ते आदेश काढणे . 


सदरचा आदेश दिनांक २८ ऑगस्ट २०१४ रोजीचे ०१. ०० वाजलेपासून ते दिनांक ९ सप्टेंबर २०१४ रोजीचे २४ . ०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 
यादरम्यान संपूर्ण सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत कोणालाही मोर्चे, निदर्शने, मिरवणुका, सभा इत्यादी आयोजित करावयाचे असल्यास त्यांनी 
संबंधीत पोलीस ठाणे अधिकारीकिंवा त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी यांचेकडून वेळ , मार्ग, घोषणा, सभेचे ठिकाण व लोकांची वागणूक इत्यादी बाबी ठरवून 
घेऊन परवानगी घेतली पाहिजे . 


सदरचे आदेशाचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन केल्यास मुंबई पोलीस अधिनियम कलम १३४ प्रमाणेशिक्षेस पात्र असा अपराध होईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २७ ऑगस्ट २०१४ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


सांगली, २७ ऑगस्ट २०१४. 


आदेश 


क्रमांक जिविशा/बंदी आदेश/ ५२१३ / ६६२४ / २०१४ . सन २०१४ सालातील गणेशोत्सव दिनांक २९ ऑगस्ट २०१४ ते ९ सप्टेंबर २०१४ अखेर 
मिरज शहरात मोठ्या उत्साहात करण्यात येणार आहे. गणेश उत्सव काळात देखावे पाहण्यासाठी विशेष करून मिरज शहरात स्टेशन रोड, मिरज 
मार्केट , हायस्कूल रोड, गुरूवार पेठ, हिरा हॉटेल चौक ते गांधी चौक, गांधी चौक ते शिवाजी पुतळा, शिवाजी पुतळा मार्गे शनिवार पेठ, सोमवार पेठ , 
फायर फायटर कॉर्नर, भाजी मंडई , दत्त चौक , ब्राह्मणपुरी, मालगाव वेस , गाडवे चौक, तांदूळ बाजार , किल्ला भाग, स्टेशन चौक ते रेल्वे स्टेशन 
चौक , स्टेशन चौक ते दर्गामार्गेकिसान चौक या ठिकाणी बहुसंख्य लहान मुले, स्त्रिया, पुरुष गर्दी करीत असतात . 

वरील रोडवर नागरिकांना व्यवस्थित देखावे पाहता यावेत तसेच कोणतेही वाहन गर्दीत घुसून नागरिकांचे जिवितास धोका पोहोचू नये याकरिता 
सुरक्षिततेच्या दृष्टीने मी, दिलीप सावंत , पोलीस अधीक्षक , सांगली मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ च्या कलम ३४ प्रमाणे प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये 
मिरज शहरातील खालील मार्गावर मिरवणुकीचे वाहनांखेरीज सर्व वाहनांना दिनांक २९ ऑगस्ट २०१४ ते दिनांक ९ सप्टेंबर २०१४ अखेर दररोज 
सायंकाळी १७. ०० ते रात्री २४. ०० वा. या वेळेत व दिनांक ६ सप्टेंबर २०१४ रोजीचे १२. ०० ते ७ सप्टेंबर २०१४ रोजीचे ०५.०० वाजेपर्यंत व दिनांक 
८ सप्टेंबर २०१४ रोजीचे १० . ०० वा . पासून दिनांक ९ सप्टेंबर २०१४ रोजीचे ०८ . ०० वाजेपर्यंत मनाई आदेश लागू करीत आहे . 


( १) श्रीकांत चौक 


: श्रीकांत चौकात येणारे रस्ते 


: मिरासो दर्याकडे जाणारा रस्ता 


( २) स्टेशन चौक 
( ३) हिरा हॉटेल 
( ४ ) फुलारी कॉर्नर 


: मिरज शहर पोलीस ठाणेकडे जाणारा रस्ता 
: फुलारी कॉर्नरकडे येणारे सर्व रस्ते 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ७ - १३ , २०१७ / भाद्र १६ - २२ , शके १९३९ 


( ५) बॉम्बे बेकरी 

: बॉम्बे बेकरीकडे येणारे सर्व रस्ते 
( ६) किसान चौक 

: श्रीकांत चौक व पोलीस ठाणेकडे जाणारा रस्ता 
( ७ ) श्रीकांत चौक ते गणेश तलाव या मार्गावर येणारे सर्व रस्ते 


( ८ ) दत्त चौक 

: श्रीकांत चौकाकडे जाणारा रस्ता 
(९ ) जवाहर चौक 

: किसान चौकाकडे जाणारा रस्ता 
( १० ) भोसले चौक 

: पाटील हौदाकडून भोसले चौकाकडे जाणारा रस्ता 
( ११) झारी मस्जिद कॉर्नर : बॉम्बे बेकरीकडे जाणारा रस्ता 
( १२ ) अर्जुनवाडकडून मिरजकडे येणारा रस्ता कृष्णा नदीपासून बंद 
( १३) मिरजकडून अर्जुनवाड, शिरोळकडे जाणारा रस्ता शास्त्री चौकातून बंद 
सदरचा आदेश उल्लंघन करण्यास मु . पो. का . क . १३१ प्रमाणे शिक्षा किंवा दंड करण्यात येईल 


सांगली, २७ ऑगस्ट २०१४ . 


आदेश 


क्रमांक जिविशा/बंदी आदेश/ ५२१२/ ६६२४/ २०१४ . सन २०१४ सालातील गणेशोत्सव दिनांक २९ ऑगस्ट २०१४ ते ९ सप्टेंबर २०१४ अखेर 
सांगली शहरात मोठ्या उत्साहात करण्यात येणार आहे. गणेश उत्सव काळात देखावे पाहण्यासाठी विशेष करून सांगली शहरात वखार भाग , 
गणपती पेठ , कापड पेठ, मारुती रोड तसेच सांगली शहरात बहुसंख्य लहान मुले, स्त्रिया, पुरुष गर्दी करीत असतात . 

वरील रोडवर नागरिकांना व्यवस्थित देखावे पाहता यावेत तसेच कोणतेही वाहन गर्दीत घुसून नागरिकांचे जिवितास धोका पोहोचू नये याकरिता 
सुरक्षिततेच्या दृष्टीने मी, दिलीप सावंत , पोलीस अधीक्षक , सांगली मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ च्या कलम ३४ प्रमाणे प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये 
सांगली शहरातील खालील मार्गावर मिरवणुकीचे वाहनांखेरीज सर्व वाहनांना दिनांक २९ ऑगस्ट २०१४ ते दिनांक ९ सप्टेंबर २०१४ अखेर दररोज 
१४. ०० ते रात्री २४ . ०० वा . या वेळेत मनाई आदेश लागू करीत आहे. 
( १) टिळक चौक 

: गणपती मंदिरकडे जाणारा रस्ता 
( २) जोग ज्वेलर्स 

: सराफ कट्ट्याकडे जाणारा रस्ता 
( ३ ) गारमेंट सेंटर 

: ( अ) मारुती चौकाकडे जाणारा रस्ता,( ब) बालाजी चौकाकडे जाणारा रस्ता 
( ४) मैत्रिण कॉर्नर 

: करमकर चौकाकडे जाणारा रस्ता 
( ५ ) सांगली शहर पोलीस ठाणे : करमकर चौकाकडे जाणारा रस्ता 
( ६ ) राजवाडा चौक 

: पटेल चौकोकडे जाणारा रस्ता 
( ७) स्टेशन चौक 

: टेलिफोन ऑफिसकडे जाणारा रस्ता 
( ८ ) जुना बुधगाव रोड 

: बायपासकडून वखार भागााकडे जाणारा रस्ता 
( ९) जामवाडी कॉर्नर 

: पटेल चौकाकडे जाणारा रस्ता 


( १०) कर्नाळ पोलीस चौकी 


: तानाजी चौकाकडे जाणारा रस्ता 


( ११ ) गवळी गल्ली 

: झांशी चौकाकडे जाणारा रस्ता 
( १२) मगरमच्छ कॉलनी (क्रॉस रोड ) : सराफ कट्ट्याकडे जाणारा रस्ता 
( १३ ) वसंतदादा समाधी स्थळ (क्रॉस रोड : गणपती मंदिराकडे जाणारा रस्ता 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ७ - १३, २०१७ / भाद्र १६ - २२ , शके १९३९ 


४९ 


( १४) नवसंदेश कार्यालय 

: आंनद टॉकीजकडे जाणारा रस्ता 
( १५ ) कामगार भवन 

: आमराइकडे जाणारा रस्ता 
सदरचा आदेश उल्लंघन करण्यास मु . पो . का . क. १३१ प्रमाणे शिक्षा किंवा दंड करण्यात येईल 


दिलीप सावंत , 
पोलीस अधीक्षक, सांगली. 


सांगली, २७ ऑगस्ट २०१४. 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक २०१४ / डीसीबी/ २/ प्र.क्र . १/ आरआर/ २७४९ . ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, सोलापूर ग्रामीण यांनी त्यांचेकडील पत्र प्र . जिविशा/ प्रशासन / 
२०१४-८१३४, दिनांक १५ जुलै २०१४ अन्वये सोलापूर जिल्ह्याच्या हद्दीत शांतता व सुरक्षितता राखणेसाठी मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ कलम ३७ 
(१ ) अ ते फ चे आदेश लागू करणे निकडीचे असलेचे माझे निदर्शनास आणून दिले आहे . 
ज्याअर्थी, मुंबई पोलीस अॅक्ट कलम ३७ ( १) अ ते फ च्या आदेशाचा अंमल दिनांक १७ जुलै २०१४ रोजी रात्री २४ . ०० वाजता संपुष्टात येत आहे. 

आणि ज्याअर्थी, सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्यात सर्वत्र शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी . तसेच समाजकंटक व गुंडप्रवृत्ती इसमांवर 
प्रतिबंधक कारवाई करणे सायीचे जावे यासाठी सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक १८ जुलै २०१४ रोजी सकाळी ०८ . ०० वाजलेपासून पुढे १५ 
दिवस मुंबई पोलीस अॅक्ट कलम ३७ ( १) चे आदेश लागू करणेस गरजेचे असलेचे माझे मत बनले आहे . 

त्याअर्थी, मुंबई पोलीस कायदा १९५१ चे कलम ३७ (१) ( अ ते फ) अन्वये मला असलेल्या अधिकारास अनुसरून मी , विजयसिंह देशमुख, अपर 
जिल्हादंडाधिकारी, सोलापूर , सोलापूर जिल्ह्याचे हद्दीत (पोलीस आयुक्तालय, सोलापूर शहर हद्द वगळून) खालीलप्रमाणे वर्तन करणे दिनांक १८ 
जुलै २०१४ रोजी सकाळी ०८ .०० वाजलेपासून ते दिनांक ०१ ऑगस्ट २०१४ रोजी रात्रौ २० . ०० पर्यंत मनाई करीत आहे. 


( ) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले, दंडे, सुरे, काठीकिंवा झेंडा लावलेली काठी किंवा शरीरास ईजा करण्याकरीता वापरता येईल अशी कोणतही 
वस्तू बरोबर नेणे, आणणे, दगड अगर तत्सम वस्तू , शस्त्रे हताळणे अगर त्याचा फेकून मारण्यासाठी उपयोग करणे. 


( क) कोणताही ज्वालाग्राही अगर स्फोटक पदार्थ वाहून नेणे. 
( ड) व्यक्ती अगर त्यांची प्रेत यात्रा, प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे . 


( ई) सार्वजनिक घोषणा करणे . 


( फ ) असभ्य हावभाव करणे, ग्राम्य भाषा वापरणे , सभ्यता अगर नितीविरुद्ध निरनिराळ्या जाती जमातीच्या भावना दुखावल्या जातील , त्यामुळे 
त्यांच्यात भांडणे -बखेडेनिर्माण होऊन शांततेस बाधा होईल अशी सोंगे अगर चिन्हे कोणताही जिन्नस तयार करून त्याचा प्रसार करणे . 


या हुकुमाचे खंड अ ते फ ज्या सरकारी नोकरांना त्यांची कर्तव्ये अधिकार बजाविताना उपरनिर्दिष्ठ वस्तू हाताळाव्या लागतात आणि ज्या व्यक्तींना 
जिल्हादंडाधिकारी, पोलीस अधीक्षक ( ग्रा .) उपविभागीय दंडाधिकारी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, पोलीस निरिक्षक , दुय्यम पोलीस निरिक्षक यांनी 
दिलेल्या परवानगीस लागू पडणार नाहीत . 

हा आदेश सोलापूर जिल्ह्याचेहद्दीत (पोलीस आयुक्तालय हद्द वगळून) अमलात राहील . 
सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे. 

विजयसिंह देशमुख, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, सोलापूर . 


सांगली, १७ जुलै २०१४ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIMANOJMANOHAR VAIDYA , PRINTED 
AT YERAWADA PRISON PRESS. PRISON COMPOUND . YERAWADA . PUNE -411 006 

ESS, PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON 
COMPOUND , YERAWADA, PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


